वर्ष - १२ , अंक - १४ ] 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 

गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 


वाघाचा आखाडा 


भाग १ ( नाविपु ) ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


तालुका 

२ 

राहुरी 


सत्यमेव जयते 


अपर जिल्हाधिकारी यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक मह / कार्या / जमीन / १ - ब / २८१ / सन २०२३. - शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी / १०७६ / ६३ ९ २३ / म -६ , 
दिनांक १ जुलै १ ९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) यांच्या कलम ४ , 
पोट - कलम ( १ ) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आलेल्या आहेत , त्यांचा वापर करून मी , 
सुहास मापारी , अपर जिल्हाधिकारी , अहमदनगर जी अधिसूचना काढण्याचे योजित आहे , त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४ , 
पोट - कलम ( ४ ) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात 
येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटिस देण्यात येत आहे की , मी , उक्त मसुदा दिनांक २१ मार्च २०२३ नंतर विचारात घेईन . 

उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तींकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील , त्या मी विचारात घेईन . 
अधिसूचनेचा मसुदा 

इकडील अधिसूचना जावक क्रमांक मह / कार्या / जमीन / १ - ब / ३०५ / २०१८ , दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१८ मधील अनुसूची खालीलप्रमाणे दुरुस्त 
करण्यात येत आहे . 

गावाचे नाव 

१ 

राहुरी बु . 


राहुरी 


अहमदनगर , २१ फेब्रुवारी २०२३ . 


MALZE 


जिल्हा 
३ 

अहमदनगर 


RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


अहमदनगर 


( १ ) 


[ पृष्ठे ४८ 


भूमापन क्रमांक 

४ 

गट नंबर १ ते ५६१ , गट नंबर ५५१ ते ५५५ , 
गट नंबर ५६१ ते ६३७ , गट नंबर ६७२ ते ७३३ , 
गट नंबर ७३६ ते ७६५ , गट नंबर ७६८ ते ७८० . 
गट नंबर ५३२ ते ५५० , गट नंबर ५५६ व ५६० , 
गट नंबर ६३८ ते ६७१ , गट नंबर ७३४ ते ७३५ , 
गट नंबर ७५७ ते ७६७ . 


सुहास मापारी , 
अपर जिल्हाधिकारी , 

अहमदनगर , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 

उपजिल्हाधिकारी यांजकडून 

परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल ; 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ अन्वये 
प्राथमिक अधिसूचना 


२ 


जिल्हा अहमदनगर 

क्रमांक भूसं / एसआर -३ / २०१८ / कार्या / ३० / २०२३ . – ज्याअर्थी , भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त 
अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए ) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील 
१०००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन 
करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल ; 


८८ 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
अहमदनगर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण 
यासोबतच्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे 
असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार 
नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही 
; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , 
२०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला 
आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे 
भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व 
पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन 
क्रमांक १ , अहमदनगर यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 
जमिनींचे वर्णन 

जिल्हा अहमदनगर , तालुका कर्जत , गाव वडगाव तनपुरा 
गट नंबर 

आवश्यक जमिनींचे 
अंदाजित क्षेत्र 
२ 

हे . आर 

० ११ 


१ 


३१७/३ पैकी 
३१८/१ पैकी 

३१८/२ पैकी 
३१८/३ पैकी 
३१८/४ पैकी 
३१८/५ पैकी 

३१८/६ पैकी 

३२५/१ पैकी 


: 


अनुसूची - दोन 


: 


एकूण क्षेत्र .. 


० ५६ 


० ०५ 


० ७२ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : मौजे वडगाव तनपुरा , तालुका कर्जत , जिल्हा 
अहमदनगर येथील कुकडी डावा कालवा चारी क्रमांक ७४ करिता 
भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक ३/२०१८ . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे वडगाव तनपुरा , तालुका कर्जत , 
जिल्हा अहमदनगर येथील कुकडी डावा कालवा चारी क्रमांक ७४ 
करिता भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक ३ / २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 

समाजाला मिळणारे लाभ : मौजे वडगाव तनपुरा , तालुका 
कर्जत , जिल्हा अहमदनगर येथील कुकडी डावा कालवा चारी क्रमांक 
७४ अंतर्गत येणाऱ्या गावातील जमिनीला व पिण्यासाठी पाणीपुरवठा . 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व इतर 
लाभासंबंधात . ) 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र . क्र . 
७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए ) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन 
करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल ; 


अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करणास भाग पाडणारी कारणे : लागू 
नाही . 


अनुसूची- चार 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने 
दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : प्रस्तुत प्रकरणी 
महाराष्ट्र शासनाकडील क्रमांक संकीर्ण -२०१ ९ / प्र.क्र . ७ / अ -३ , दिनांक 
२१ जानेवारी २०२० नुसार भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ प्रकरण दोनच्या व प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू 
करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे . 

अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे 
पदनाम : लागू नाही . 


( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही . 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील : लागू नाही . 


टीप - उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन 
क्रमांक १ , जिल्हाधिकारी कार्यालय , अहमदनगर यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


अहमदनगर , २४ मार्च २०२३ . 


उज्वला गाडेकर 
उपजिल्हाधिकारी , 

भूसंपादन क्रमांक १ , अहमदनगर , 
जिल्हा अहमदनगर . 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ अन्वये 
प्राथमिक अधिसूचना 


जिल्हा अहमदनगर 

क्रमांक भूसं / एसआर -१६ / २००६ / कावि -१०३ / २०२३. - ज्याअर्थी , 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
अहमदनगर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण 
यासोबतच्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे 
असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार 
नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल ; 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , 
२०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला 
आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे 
भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व 
पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , 
कर्जत भाग , कर्जत यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


१ 


७५ 

७१/२ 

७१/१ 

७२/२ 

७२/१ 

७३ 

९ ४ 

९ ३ / १ 

९ ३ / २ 

९ ३ / ३ 

९ ३ / ५ 

९ २ 

१२ ९ 

१३०/१/१ 
१३०/१/२ 
१३०/२ 


जिल्हा अहमदनगर , तालुका कर्जत , गाव काळेचीवाडी 
भूमापन / सर्व्हे नंबर / 

अंदाजित क्षेत्र 

हिस्सा क्रमांक 


} 


अनुसूची- एक 

जमिनींचे वर्णन 


१३१/१/१ 
१३१/१/२ पै . 
१३१/२ 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 

अनुसूची- एक - चालू 

जमिनींचे वर्णन 


- 


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 


: 


२ 

हे . आर 

० ३० 


O 


० ० ९ 

O १६ 


O १६ 


० ०१ 


० २२ 


० 


११ 


O १२ 

० २८ 

O १ ९ 


O २४ 

० २७ 


० 


२४ 


० ३२ 


भूमापन / सर्व्हे नंबर / 
हिस्सा क्रमांक 


१ 


१५३ 

१५४ 

१५४/१ 
१५४/२ 
१५४/३ 


१५५ 

१५५/१ 

१५५/२ 

१५६ 


१५८ 

१५२ 

२१२ 

२१३ 

२१३/१ 

२१३/२ 

२१३/३ 

२१३/४ 


१४८ 

१४८/१ 
१४८/२ 


१४७ 

१४७/१ 

१४७/२ 

१४७/३ 

१४७/४ 


१४६ 

१४६/१ 

१४६/२ 

१४६/३ 

१४६/४ 

१४६/५ 

१४६/६ 


} 


} 

} 


: 


: 


:::: 


: 


: 


एकूण क्षेत्र .. 


अंदाजित क्षेत्र 


२ 
हे . आर 


० ४१ 


० १६ 


० १३ 


O ०७ 


० ४२ 

० ०५ 


O ०७ 


ঃ 


O २२ 


० 


० 


४२ 


० ० ९ 


०७ 


४ ८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 

अनुसूची- दोन 

टीप.- उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी , कर्जत 
भाग , कर्जत यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : कुकडी डाव्या कालव्यावरील चिलवडी शाखा , 
उजवी चारी क्रमांक १२ , मौजे काळेचीवाडी , तालुका कर्जत , जिल्हा 
अहमदनगरसाठी भूसंपादन . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : कुकडी डाव्या कालव्यावरील चिलवडी 
शाखा , उजवी चारी क्रमांक १२ , मौजे काळेचीवाडी , तालुका कर्जत , 
जिल्हा अहमदनगरसाठी भूसंपादन . 


समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन क्षमता वाढ होऊन जमीन 
उत्पादकता वाढ होईल पर्यायाने शेतकऱ्यांची आर्थिक क्षमता सुधारणा 
होईल . 


अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : लागू 
नाही . 


अनुसूची- चार 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : प्रस्तुत प्रकरणी महाराष्ट्र 
शासनाकडील क्रमांक संकीर्ण -२०१ ९ / प्र.क्र . ५५ / अ -३ , दिनांक २४ फेब्रुवारी 
२०२३ नुसार भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ प्रकरण दोनच्या 
व प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली 

आहे . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे 
पदनाम : लागू नाही . 

( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही . 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील : लागू नाही . 


अहमदनगर , ९ मार्च २०२३ . 


गंगाराम तळपाडे , 
उपविभागीय अधिकारी , 

कर्जत भाग , कर्जत , 

तालुका कर्जत , जिल्हा अहमदनगर . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ अन्वये 

प्राथमिक अधिसूचना 


जिल्हा अहमदनगर 

क्रमांक भूसं / एसआर -४ / २००५ / कावि -१०४ / २०२३ . - ज्याअर्थी , भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त 
अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए ) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन 
करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
अहमदनगर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण 
यासोबतच्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे 
असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 

अनुसूची- एक 

जमिनींचे वर्णन 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 

अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत 
; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 

जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार 
नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 

येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , 
२०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला 
आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे 
भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व 
पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , 
कर्जत भाग , कर्जत यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


जिल्हा अहमदनगर , तालुका कर्जत , गाव चिलवडी 

अंदाजित क्षेत्र 

भूमापन / सर्व्हे नंबर / 
हिस्सा क्रमांक 


१ 


७३४ 

७३५/१ 

७३५/२ 

७३५/३ 

७३५/४ 
७३७/१ 

७४५/१ 
७४५/२ 

७४५/३ 

७४५/४ 

७४५/५ 

७४५/६ 

७४५/७ 

७४५/८ 

७४५ / ९ 

७४५/१० 

७४५/११ 

७४५/१२ 

७४५/१३ 

७४५/१४ 

७४५/१५ 

७४५/१६ 

७४५/१७ 

७४५/१८ 

७४५ / १ ९ 

७४५/२० 

७४५/२१ 

७४५/२२ 


७४६/१ 

७४६/२ 


७४७/१ 

७४७/२ 


७४८ 


} 

} 


: 


: 


: 


::: 


: 


: 


: 


है 
. 


३०० 


२ 

आर 


O १० 


० 


O १० 


O 


१० 


O ११ 


० 


३१ 


१०३ 


६० 


० ६५ 


१ ३५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 

अनुसूची- एक - चालू 

जमिनींचे वर्णन 


भूमापन / सर्व्हे नंबर / 

हिस्सा क्रमांक 


१४ 


१ 


१५ 

१७ 

२१/८ 

२० 

१ ९ 

रस्ता पै . 


८५ 

रस्ता पै . 

७५१ 

७५३ 

७५२/१ 

५००/१/१ 

५००/१/२ 

५००/१/३ 


४ ९९ 

४ ९ ८ 

रस्ता पै . 

४ ९ ६ 

४ ९ ५ 

४ ९ १ 

४ ९ २ 

४ ९ ३ 

४ ९ ० / १ 

४८ ९ / १ 

४८७ 

४८६ 

४८५ 

४ ९ ४ / १ 


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ 


एकूण क्षेत्र .. 


अंदाजित क्षेत्र 


है 
. 


३ २६ 

१ ९ ६ 

३ २० 

२ १४ 

० ९ ६ 


१ ५४ 


२ 

आर 


O १० 


O ६१ 


O ०१ 


० 


० ०७ 


० ०५ 

० ०३ 

० २३ 

० २६ 


O 


२४ 


O ०४ 


० २६ 


O 


००८ 


O 


०७ 


००८ 


O १० 


O १४ 


० ०५ 


००१ 


००८ 


२२ ९ ८ 


अनुसूची - दोन 

- 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


७ 


प्रकल्पाचे नाव : कुकडी डावा कालवा , चिलवडी शाखा कालवा 
कि . मी . १६ ते २१ , मौजे चिलवडी , तालुका कर्जत , जिल्हा 
अहमदनगर अंतर्गत भूसंपादन . 


: 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : कुकडी डावा कालवा , चिलवडी शाखा 
कालवा कि . मी . १६ ते २१ , मौजे चिलवडी , तालुका कर्जत , जिल्हा 
अहमदनगर अंतर्गत भूसंपादन . 


समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन क्षमता वाढ होऊन जमीन 
उत्पादकता वाढ होईल पर्यायाने शेतकऱ्यांची आर्थिक क्षमता सुधारणा 
होईल . 


अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करणास भाग पाडणारी कारणे : लागू 
नाही . 


अनुसूची- चार 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : प्रस्तुत प्रकरणी महाराष्ट्र 
शासनाकडील क्रमांक संकीर्ण -२०१ ९ / प्र.क्र . ५५ / अ -३ , दिनांक ११ नोव्हेंबर 
२०२२ नुसार भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ प्रकरण दोनच्या व प्रकरण 
तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे . 

अनुसूची पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे 
पदनाम : लागू नाही . 

( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही . 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील : लागू नाही . 


टीप - उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी , कर्जत 
भाग , कर्जत यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


अहमदनगर , ९ मार्च २०२३ . 


गंगाराम तळपाडे , 
उपविभागीय अधिकारी , 

कर्जत भाग , कर्जत , 

तालुका कर्जत , जिल्हा अहमदनगर . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ अन्वये 
प्राथमिक अधिसूचना 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 


जिल्हा अहमदनगर 

क्रमांक भूसं / एसआर -१३ / २००६ / कावि -१०५ / २०२३ . – ज्याअर्थी , 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र . क्र . 
७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए ) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन 
करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल 

; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
अहमदनगर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण 
यासोबतच्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे 
असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत 

; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 

जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार 
नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , 
२०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला 
आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे 
भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व 
पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , 
कर्जत भाग , कर्जत यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


जिल्हा अहमदनगर , तालुका कर्जत , गाव काळेचीवाडी 
भूमापन / सर्व्हे नंबर / 
हिस्सा क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 


१ 


अनुसूची- एक 
जमिनींचे वर्णन 


३० 

३१/१ 

३१/२ 


: 


२ 

हे . आर 


० ४६ 

० १ ९ 

०६ 


O 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 

अनुसूची- एक - चालू 

जमिनींचे वर्णन 


भूमापन / सर्व्हे नंबर / 

हिस्सा क्रमांक 


५७ 

५६ 

५५ 

४३ 

४३/१ 

४३/२ 

४३/३ 


४४ 


४५ 

४६ 


४७ 


१ 


४८ 


४ ९ 

५२ 

५२/१ 

५२/२ 

५२/३ 

५२/४ 

५२/५ 


१७४ 

१७४/१ 

१७४/२ 

१०२/३ 

१०३/२ 

१०३/१ 


१७३ 

१८२ 

२४२ 

१८४ 
१८४/१ 
१८४/२ 

१८५ 


} 


} 


: : : 


: 


⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ 


: 


: 


⠀⠀⠀⠀ 


अंदाजित क्षेत्र 


है 
. 


० 


२ 

आर 


१४ 


० 

१६ 

० ०५ 


० २१ 


O 


० ९ 

० ० ९ 


००८ 


० ०६ 

O १३ 

० ०३ 


० ६२ 


० ३८ 


० ०१ 


० १५ 


० १४ 


० २२ 

० २० 


००१ 


००१ 


O १४ 


भूमापन / सर्व्हे नंबर / 
हिस्सा क्रमांक 


१ 


१८६ 

१ ९ ० 

१८ ९ 

१८८/२ 

१८८/१ 


१८७ 

१८७/१ 

१८७/२ 

१ ९ ८ 

१ ९९ 

२२ ९ / १ 

२२ ९ / २ 

२२ ९ / ३ 

२२ ९ / ४ 


२२८ 

२२२/१ 

२२२/२/१ 

२२२/२/२ 


२२३ 

२२४ 


अनुसूची- एक - चालू 

जमिनींचे वर्णन 


: 


: 


: 


: 


.. 


: 


::: 


एकूण क्षेत्र .. 


अंदाजित क्षेत्र 


२ 

हे . आर 


० २२ 


००२ 

४३ 


O 


O १० 


००८ 


० ३८ 


० १० 


०१ 


० १८ 


O १४ 


O 


२४ 


० ०७ 


O 


२१ 

० ०५ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


०७ 


५ ९ ३ 


९ 


प्रकल्पाचे नाव : कुकडी डाव्या कालव्यावरील चिलवडी शाखा , 

कर्जत , 

जिल्हा 

उजवी चारी क्रमांक ११ , मौजे काळेचीवाडी , तालुका 

अहमदनगरसाठी भूसंपादन . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : कुकडी डाव्या कालव्यावरील चिलवडी 
शाखा , उजवी चारी क्रमांक ११ , मौजे काळेचीवाडी , तालुका कर्जत , 
जिल्हा अहमदनगरसाठी भूसंपादन . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन क्षमता वाढ होऊन जमीन 
उत्पादकता वाढ होईल पर्यायाने शेतकऱ्यांची आर्थिक क्षमता सुधारणा 
होईल . 


१० 


अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : लागू 
नाही . 


अनुसूची- चार 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने 
दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : प्रस्तुत प्रकरणी 
महाराष्ट्र शासनाकडील क्रमांक संकीर्ण -२०२२ / प्र.क्र . ०७ / अ -३ , दिनांक 
१२ डिसेंबर २०२२ नुसार भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
प्रकरण दोनच्या व प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट 
देण्यात आलेली आहे . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे 
पदनाम : लागू नाही . 


( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही . 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील : लागू नाही . 


टीप - उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी , कर्जत 
भाग , कर्जत यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


अहमदनगर , ९ मार्च २०२३ . 


गंगाराम तळपाडे , 
उपविभागीय अधिकारी , 

कर्जत भाग , कर्जत , 

तालुका कर्जत , जिल्हा अहमदनगर . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ अन्वये 

प्राथमिक अधिसूचना 


जिल्हा अहमदनगर 

क्रमांक भूसं / एसआर -१४ / २००४ / कावि -१०६ / २०२३. - ज्याअर्थी , 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 


आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र . क्र . 
७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए ) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन 
करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल ; 


J 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
अहमदनगर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण 
यासोबतच्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे 
असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार 
नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , 
२०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला 
आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे 
भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व 
पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , 

कर्जत भाग , कर्जत यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


१ 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 

अनुसूची- एक - चालू 

जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा अहमदनगर , तालुका कर्जत , गाव आळसुंदे 
भूमापन / सर्व्हे नंबर / 

अंदाजित क्षेत्र 

हिस्सा क्रमांक 


६८२/१ 
६८२/२ 


अनुसूची - एक 

जमिनींचे वर्णन 


६८२/३ 

६८२/४ 

६८२/५ 
६८६ 

६८७ 
६० 

६१ 

५ ९ 


: 


⠀⠀⠀⠀⠀ 


२ 

हे . आर 


० ३५ 


००४ 


० ०७ 


० ० ९ 


O ११ 


० २२ 


भूमापन / सर्व्हे नंबर / 
हिस्सा क्रमांक 


१ 


५८ 

६८ / १ - अ 

६८ / १ - ब 

६८/२ 

६८/३ 

६८/४ 

६८/५ 
६८ / ६ - अ 
६८ / ६- क 
६८ / ६ - ब 
६८/७ 
६८/८ 


९ ० 

८०/१ 
८०/२ 

८०/३ 

८०/४ 

८०/५ 

८०/६ 

८०/६ 

८०/७ 


८६ 

३३/१ 
३३/२ 
३४ 

३५ 

५१ 

५२ 
५३/१/१ 
५३ / १ - अ / २ 

५३ / १ - क 

५३ / १ - अ / १ 

५३ / १ - ब 

५३/२ 


: 


: 


: 


: 


: 


: 


: 


: 


अंदाजित क्षेत्र 


२ 
हे . आर 


O १६ 


० ७३ 


० १६ 


O 


O 


२४ 


० 


२१ 


००८ 


९ 


० ०६ 


O 


०४ 


O ११ 


२५ 


० ४७ 


११ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 

अनुसूची- एक - चालू 

जमिनींचे वर्णन 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : कुकडी डावा कालवा , सा . क्र . २०२ / 
४०० येथून निघणारी चारी मौजे आळसुंदे , तालुका कर्जत , जिल्हा 
अहमदनगरसाठी भूसंपादन . 


भूमापन / सर्व्हे नंबर / 

हिस्सा क्रमांक 


१ 


३२/१/१ 

३२/१/२ 

३२/१/३ 

३२/२/१ 

३२/२/२ 

३२/२/३ 


५५/१ 

५५/२ 


८७ 


८८ 

८ ९ / १ - अ 

८ ९ / १ - ब 

८ ९ / १ - क 
८ ९ / १ - ड 

८ ९ / २ 


६७/१ 

६७/२ 

६७/३/१ 

६७/३/२ 

६७/३/३ 

६७/३/४ 

६७/३/५ 

६७/३/६ 

६७/३/७ 

६७/३/८ 

रस्ता 


} 


: 


: 


: 


एकूण क्षेत्र .. 


अंदाजित क्षेत्र 


है 
. 


२ 

आर 


० १२ 


O 


० 


१२ 


ů 


४ 


० ४० 


० ३६ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


००८ 


४ ५२ 


प्रकल्पाचे नाव : कुकडी डावा कालवा , सा . क्र . २०२/४०० येथून 
निघणारी चारी मौजे आळसुंदे , तालुका कर्जत , जिल्हा अहमदनगरसाठी 
भूसंपादन . 


समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन क्षमता वाढ होऊन जमीन 
उत्पादकता वाढ होईल पर्यायाने शेतकऱ्यांची आर्थिक क्षमता सुधारणा 
होईल . 


अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : लागू 
नाही . 


अनुसूची - चार 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने 
दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : प्रस्तुत प्रकरणी 
महाराष्ट्र शासनाकडील क्रमांक संकीर्ण -२०२२ / प्र.क्र . ३० / अ - ३ , दिनांक 
७ ऑक्टोबर २०२२ नुसार भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
प्रकरण दोनच्या व प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट 
देण्यात आलेली आहे . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे 
पदनाम : लागू नाही . 

( ब ) 

प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता लागू नाही . 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील : लागू नाही . 


( अ ) 


टीप - उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी , कर्जत 
भाग , कर्जत यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


अहमदनगर , ९ मार्च २०२३ . 


गंगाराम तळपाडे , 
उपविभागीय अधिकारी , 

कर्जत भाग , कर्जत , 

तालुका कर्जत , जिल्हा अहमदनगर , 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ अन्वये 

प्राथमिक अधिसूचना 


जिल्हा अहमदनगर 

क्रमांक भूसं / एसआर -२० / २००६ / कावि -१०७ / २०२३.- ज्याअर्थी , 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 

१३ 

परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल ; 


३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र . क्र . 
७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए ) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन 
करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
अहमदनगर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण 
यासोबतच्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे 
असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार 
नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही 
; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , 
२०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला 
आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे 
भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व 
पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , 
कर्जत भाग , कर्जत यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


जिल्हा अहमदनगर , तालुका कर्जत , गाव देशमुखवाडी 
भूमापन / सर्व्हे नंबर / 
हिस्सा क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 


४६६ 

४६ ९ 


४७० 


४७१ 


४७२ 


४३० 

४३५ 


१ 


४३४ / १ - अ 


४३३ 


अनुसूची- एक 
जमिनींचे वर्णन 


: 


:: 


: 


: 


एकूण क्षेत्र .. 


२ 

हे . आर 

१७५ 


१ २५ 

० ६३ 


० १८ 


० २० 


० ११ 


० ६ ९ 


O ११ 


० २ ९ 


५२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 

अनुसूची- दोन 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ अन्वये 
प्राथमिक अधिसूचना 

१ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : कुकडी डावा कालवा , चिलवडी शाखा कालवा 
राशिन , वितरिका क्रमांक कि . मी . ३ व लघुवितरिका १ साठी मोजे 
देशमुखवाडी , तालुका कर्जत , जिल्हा अहमदनगर अंतर्गत भूसंपादन . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : कुकडी डावा कालवा , चिलवडी शाखा 
कालवा राशिन , वितरिका क्रमांक कि . मी . ३ व लघुवितरिका १ साठी 
मौजे देशमुखवाडी , तालुका कर्जत , जिल्हा अहमदनगर अंतर्गत 
भूसंपादन . 


१४ 


समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन क्षमता वाढ होऊन जमीन 
उत्पादकता वाढ होईल पर्यायाने शेतकऱ्यांची आर्थिक क्षमता सुधारणा 
होईल . 


अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : लागू 
नाही . 


अनुसूची - चार 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने 
दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : प्रस्तुत प्रकरणी 
महाराष्ट्र शासनाकडील क्रमांक संकीर्ण -२०२२ / प्र.क्र . ४७ / अ -३ , दिनांक 
२१ ऑक्टोबर २०२२ नुसार भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ प्रकरण दोनच्या व प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून 
सूट देण्यात आलेली आहे . 


अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे 
पदनाम : लागू नाही . 

( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही . 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील : लागू नाही . 


टीप - उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी , कर्जत 
कर्जत यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

भाग , 


अहमदनगर , ९ मार्च २०२३ . 


गंगाराम तळपाडे , 
उपविभागीय अधिकारी , 
कर्जत भाग , कर्जत , 

तालुका कर्जत , जिल्हा अहमदनगर , 


जिल्हा अहमदनगर 

क्रमांक 

भूसं / एसआर -४ / २००५ / कावि -१०८ / २०२३ . - ज्याअर्थी , भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त 
अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए ) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन 
करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
अहमदनगर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण 
यासोबतच्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे 
असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 
उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार 
नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , 
२०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला 
आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे 
भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व 
पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , 
कर्जत भाग , कर्जत यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


जिल्हा अहमदनगर , तालुका कर्जत , गाव कुळधरण 
भूमापन / सर्व्हे नंबर / 

अंदाजित क्षेत्र 

हिस्सा क्रमांक 


१ 


अनुसूची- एक 

जमिनींचे वर्णन 


९ ६६ 

९ ६५ / ४ 

९ ६५ / ३ 

९ ६५ / २ 

९ ६५ / १ 
९ ६४ 

९ ६३ 

९ ६२ 

९ ०२ 

८ ९ १ 

८८ ९ 

रस्ता 


: : : : : : : : : : : 


एकूण क्षेत्र .. 


२ 
हे . आर 


O ११ 


O ११ 


O 


O 


O 


१३ 


O 


१५ 


१७ 


० ५२ 

८५ 

० ३८ 

० ०४ 

० ३२ 

O १३ 

० ३४ 


५ २५ 


प्रकल्पाचे नाव : कुकडी डावा कालव्यावरील वितरिका क्रमांक १५ 
वरील कि . मी . ८ ते ९ , मौजे कुळधरण तालुका कर्जत , जिल्हा 
अहमदनगर अंतर्गत भूसंपादन . 


१५ 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : कुकडी डावा कालव्यावरील वितरिका 
क्रमांक १५ वरील कि . मी . ८ ते ९ , मौजे कुळधरण तालुका कर्जत , 
ते 
जिल्हा अहमदनगर अंतर्गत भूसंपादन . 


समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन क्षमता वाढ होऊन जमीन 
उत्पादकता वाढ होईल पर्यायाने शेतकऱ्यांची आर्थिक क्षमता सुधारणा 
होईल . 


अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : लागू 
नाही . 


अनुसूची- चार 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने 
दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : प्रस्तुत प्रकरणी 
महाराष्ट्र शासनाकडील क्रमांक संकीर्ण -२०२२ / प्र.क्र . ४८ / अ -३ , दिनांक 
२१ ऑक्टोबर २०२२ नुसार भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ प्रकरण दोनच्या व प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून 
सूट देण्यात आलेली आहे . 


( अ ) 


अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे 
पदनाम : लागू नाही . 

( ब ) 

प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही . 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

त्या अधिसूचनेचा तपशील : लागू नाही . 


टीप.- उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी , कर्जत 
भाग , कर्जत यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


अहमदनगर , ९ मार्च २०२३ . 


गंगाराम तळपाडे , 

उपविभागीय अधिकारी , 

कर्जत भाग , कर्जत , 

तालुका कर्जत , जिल्हा अहमदनगर . 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


साक्री शहराच्या प्रारूप विकास योजनेमधील फेरबदल / बदलांच्या सूचीचे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे 
कलम २८ ( ४ ) अन्वये प्रसिद्धीकरण . 


सूचना 

क्रमांक साक्री न.पं. / नरवि / १५४३ / सन २०२३. - ज्याअर्थी , साक्री नगरपंचायतीने नियोजन प्राधिकरण म्हणून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन 
व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २६ ( १ ) नुसार प्रारूप विकास योजना , साक्री दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२२ चे सूचनेद्वारे नागरिकांच्या 
सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध केली आहे . सदरची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , नाशिक विभागीय पुरवणी , भाग एकमध्ये , दिनांक 
२४-३० नोव्हेंबर २०२२ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त योजनेवर विहित मुदतीत प्राप्त सूचना व हरकतींचा विचार करून उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ ( ४ ) नुसार 
स्थापन झालेल्या नियोजन समितीने तिचा अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सादर केला ; 


आणि ज्याअर्थी , नियोजन समितीने सादर केलेल्या अहवालावर विचारांती उक्त नियोजन प्राधिकरणाने तो मान्य करून अंशत : नव्याने 
बदल सूचवून उक्त योजनेत फेरबदल / बदल करण्यासाठी व ती उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० नुसार शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर 
करण्यासाठी ठराव क्रमांक १ , दिनांक १७ मार्च २०२३ पारित केलेला आहे ; 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 

मुख्याधिकारी यांजकडून 

साक्री नगरपंचायत , साक्री 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) खालील तरतुदींनुसार उक्त योजनेच्या मसुद्यात केलेले फेरबदल / बदल नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे ; 


त्याअर्थी , उक्त प्रारूप विकास योजनेच्या मसुद्यात नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) नुसार केलेल्या फेरबदलांची / 
बदलांची सूची परिशिष्ट ' अ ' मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . सदर फेरबदल / बदल दर्शविणारा 
उक्त प्रारूप विकास योजनेचा नकाशा खालील नमूद केलेल्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत ३० दिवसांच्या कालावधीकरिता 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला असून www.sakrimahaulb.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरसुद्धा उपलब्ध आहे . 
१. मुख्याधिकारी , साक्री नगरपंचायत , साक्री , 

२. सहायक संचालक , नगररचना , धुळे शाखा , धुळे . 


परिशिष्ट ' अ ' 

प्रारूप विकास योजना , साक्री , जिल्हा धुळे 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २८ ( ४ ) नुसार केलेल्या फेरबदल / बदलांची सूची 

क्रमांक 

फेरबदल / बदलांचा तपशील 


एम -१ 


एम -२ 


एम -३ 


एम -४ 


एम -५ 


नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे वळण रस्त्याच्या ( NH ६ ) दक्षिणेकडे दर्शविलेले गट नंबर ६२ पै . , ६३ , ६४ , ६५ पै . , 
६७ पै . , ६८ पै . , ७७ पै . , ७८ पै . , ७ ९ पै . , ८७ पै . , ८८ पै . , ९ ३ पै . , ९ ४ पै . , ९ ५ पै . या खालील क्षेत्र ‘ शेती ’ 
विभागातून वगळण्यात आले व त्याखालील क्षेत्र ' रहिवास ' विभागात समाविष्ट करण्यात आले . 


आरक्षण क्रमांक १४- Playground हे आरक्षण वगळण्यात आले व त्याखालील क्षेत्र ' रहिवास ' विभागात समाविष्ट 
करण्यात आले . 


आरक्षण क्रमांक १३ Municipal Purpose हे आरक्षण वगळण्यात आले व त्याखालील क्षेत्र ' रहिवास ' विभागात 
समाविष्ट करण्यात आले . 


नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे गट नंबर ४७ पैकी जागा ' शेती ' विभागातून वगळण्यात आली व त्याखालील क्षेत्र ‘ रहिवास ' 
विभागात समाविष्ट करण्यात आले . 


आरक्षण क्रमांक २३- Playground हे आरक्षण वगळण्यात आले व त्याखालील क्षेत्र ' रहिवास ' विभागात समाविष्ट 
करण्यात आले . 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ १७ 

परिशिष्ट ' अ ' चालू 

प्रारूप विकास योजना , साक्री , जिल्हा धुळे 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २८ ( ४ ) नुसार केलेल्या फेरबदल / बदलांची सूची 

क्रमांक 

फेरबदल / बदलांचा तपशील 


एम -६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


एम -७ 


साक्री २१ मार्च २०२३ . 


नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे गट नंबर १४० पैकी या जागेमध्ये दर्शविलेली ' धर्मशाळा ' वगळण्यात आली व त्याखालील 
क्षेत्र ‘ रहिवास ' विभागात समाविष्ट करण्यात आले . 


नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे आरक्षण क्रमांक ३७ व ३८- दफनभूमीचे उत्तर बाजूचे क्षेत्र ( उत्तर बाजूकडील रहिवास 
विभागापासून ३० मीटर अंतरापर्यंत ) आरक्षणातून भागश : वगळण्यात आले व त्याखालील क्षेत्र ‘ शेती ’ विभागात 
समाविष्ट करण्यात आले . 


BY CHIEF OFFICER 


प्रशांत बिडगर , 
मुख्याधिकारी , 


साक्री नगरपंचायत , साक्री , 
जिल्हा धुळे . 


SAKRI NAGARPANCHAYAT , SAKRI 

Publication of list of Modification / Changes in Draft Development Plan of Sakri under Section 28 ( 4 ) 
of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act , 1966 . 

Notice 

No. Sakri / NP / TPD / 1543 / 2023 . Whereas , Sakri Nagarpanchayat being Planning Authority has 
published the Draft Development Plan of Sakri under Section 26 ( 1 ) of the Maharashtra Regional 
Planning and Town Planning Act , 1966 vide Notice dated 22nd November 2022 for inviting suggestions 
/ objections from public . The said Notice is published in the Maharashtra Government Gazette , Nashik 
Division Supplement , Part 1 , dated 24-30 November 2022 ; 


and whereas , after considering the suggestions objections to the said Plan received within 
stipulated period the Planning Committee constituted under Section 28 ( 4 ) of the said Act has submitted 
it's report to the said Planning Authority on 6th February 2023 ; 


and whereas , the said Planning Authority after considering the report submitted by Planning 
Committee accepted it and suggested changes in it and passed Resolution No. 1 , dated 17th Marh 2023 
to make Modifications / Changes to the said Plan and to submit the said Plan for sanction to the 
Government under Section 30 of the said Act ; 


and whereas , it is necessary to publish the said Modifications / Changes made in the said Plan 
for inspection of the public as per Section 28 ( 4 ) of the said Act ; 


Now , therefore , the list of Modificiations / Changes made under Section 28 ( 4 ) of the Act by the said 
Planning Authority is hereby published as Appendix - A as per the provisions of the said Act for information 
of the public . The said Draft Development Plan showing the Modifications / Changes is kept open for 
the inspection of the public in the following offices on working days during the office hours for a period 
of 30 days and is also available on website www.sakrimahaulb.maharashtra.gov.in 

1. The Chief Officer , Sakri Nagarpanchayat , Sakri . 

2. Assistant Director , Town Planning , Dhule Branch , Dhule . 


१८ 


M - 2 


Modifications No. 
M - 1 


M - 3 


M - 4 


M - 5 


M - 6 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 

Appendix - A 

Draft Development Plan of Sakri , district Dhule 

List of Modifications / Changes made under Section 28 ( 4 ) of the 
Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act , 1966 
Details of Modifications / Changes 


M - 7 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


The land bearing South Side of Diversion Road ( NH 6 ) i.e. Gat Nos . 62Pt . , 63 , 64 , 
65 Pt . , 67 Pt . , 68Pt . , 77 Pt . , 78 Pt . , 79Pt . , 87 Pt . , 88Pt . , 93Pt . , 94Pt . , 95Pt . is 
deleted from ' Agriculture Zone ' and included in ' Residential Zone ' as shown on 
Plan . 


Reservation Site No. 14 ' Playground is deleted and land thereunder is included in 
' Residential Zone ' . 


Reservation Site No. 13 ' Municipal Purpose ' is deleted and land thereunder is included 
in ' Residential Zone ' . 


The land bearing Gat No. 47 Pt . is deleted from ' Agriculture Zone ' and included in 
' Residential Zone ' as shown on Plan . 


Reservation Site No. 23 ' Playground ' is deleted and land thereunder is included in 
' Residential Zone ' . 


The land bearing Gat No. 140 Pt . shown as ' Dharmshala ' is deleted and included in 
' Residential Zone ' as shown on Plan . 


Northern Part of Reservation Site Nos . 37 and 38 ' Burial Ground ' is Partly Deleted 
from Reservation ( 30 mtrs . from North side Residential Zone ) and included in 
' Agriculture Zone ' as shown on Plan . 


Sakri , 21st March 2023 . 


PRASHANT BIDGAR , 
Chief Officer , 

Sakri Nagarpanchayat , Sakri , 
district Dhule . 


नगराध्यक्ष यांजकडून 

बोदवड नगरपंचायत , बोदवड 

बोदवड शहराच्या प्रारूप विकास योजनेमधील फेरबदल / बदलांच्या सूचीचे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे 
कलम २८ ( ४ ) अन्वये प्रसिद्धीकरण . 


सूचना 

क्रमांक ४११ / सन २०२३. - ज्याअर्थी , बोदवड नगरपंचायतीने नियोजन प्राधिकरण म्हणून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना 
अधिनियम , १ ९ ६६ ( यानंतर ' उक्त अधिनियम ' असे संबोधिलेले ) चे कलम २६ ( १ ) नुसार प्रारूप विकास योजना , बोदवड ( यानंतर ' उक्त विकास 
योजना ' असे संबोधिलेले ) सर्वसाधारण सभेच्या दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे ठराव क्रमांक २ अन्वये नागरिकांच्या सूचना / हरकती 
मागविण्यासाठी प्रसिद्ध केली आहे . याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात नाशिक विभागीय पुरवणी , भाग एक , दिनांक २० ऑक्टोबर 
२०२२ रोजी पृष्ठ १३ व १४ वर प्रसिद्ध झाली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त योजनेवर विहित मुदतीत प्राप्त सूचना व हरकतींचा विचार करून उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ ( २ ) नुसार 
गठीत झालेल्या नियोजन समितीने तिचा अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे दिनांक २३ डिसेंबर २०२२ रोजी सादर केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , नियोजन समितीने सादर केलेल्या अहवालावर विचारांती उक्त नियोजन प्राधिकरणाने काही बदल सूचवून तो मान्य केलेला 
आहे . उक्त विकास योजनेत फेरबदल / बदल करण्यासाठी व ती उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० नुसार शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर 
करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ४७ , दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२३ पारित केलेला आहे ; 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) खालील तरतुदीनुसार उक्त योजनेच्या मसुद्यात केलेले फेरबदल / बदल नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


आणि त्याअर्थी , उक्त प्रारूप विकास योजनेच्या मसुद्यात नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) नुसार केलेल्या 
फेरबदलांची / बदलांची सूची परिशिष्ट ' अ ' मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . सदर फेरबदल / 
बदल दर्शविणारा उक्त प्रारूप विकास योजनेचा नकाशा खालील नमूद केलेल्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत ३० दिवसांच्या 
कालावधीकरिता नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला आहे . 


१. मुख्याधिकारी , बोदवड नगरपंचायत , बोदवड , 

२. सहायक संचालक , नगररचना , जळगाव शाखा , जळगाव . 


फेरबदल क्रमांक 

एम -१ 


एम -२ 


एम -३ 


एम -४ 


एम -५ 


एम - ६ 


एम -७ 


एम -८ 


एम - ९ 


एम -१० 


बोदवड , २८ मार्च २०२३ . 


८ 

परिशिष्ट ' अ ' 


१ ९ 


अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) नुसार केलेल्या फेरबदल / बदलांची सूची 

फेरबदल 


गट क्रमांक ८१७ व ८१८ मधील ' प्ले - ग्राउंड ' वगळून गट क्रमांक ८१६ मध्ये स्थलांतरित करण्यात यावे व 
आरक्षणमुक्त क्षेत्र ' रहिवास ' विभागात समाविष्ट करावे . 


गट क्रमांक ५७६ मधील ' प्ले - ग्राउंड ' वगळून गट क्रमांक ५६३ मध्ये स्थलांतरित करण्यात यावे व आरक्षणमुक्त 
क्षेत्र ' रहिवास ' विभागात समाविष्ट करावे . 


गट क्रमांक ५७० चे क्षेत्र ' शेती ' विभागातून वगळून ' रहिवास ' विभागात समाविष्ट करण्यात यावे . 

गट क्रमांक ५ ९ ५ , ५ ९ ७ व ८२८ या जमिनीवरील आरक्षण क्रमांक २६ , ' एज्युकेशनल पर्पज ' हे आरक्षण वगळून 
त्याखालील क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करावे . 


गट क्रमांक ५ ९ ३ चे क्षेत्र ' शेती ' विभागातून वगळून ' रहिवास ' विभागात समाविष्ट करण्यात यावे . 

गट क्रमांक ८११ मधील भाग १ व २ मधील ' गार्डन व गव्हर्नमेंट ऑफीस अॅन्ड स्टाफ क्वॉर्टर्स ' वगळून ' मुस्लीम 
कब्रस्थानसाठी ' सदर जागा आरक्षित करण्यात यावी . 


गट क्रमांक १७७ मधील ' बस स्टँडची ' जागा वगळता उर्वरित जागा नगरपरिषद प्रयोजनासाठी ' ( Municipal 
Purpose ) ' साठी दर्शविण्यात यावे . 


सिटी सर्व्हे नंबर २४४२ , क्षेत्र सुमारे २७००.०० चौरस मीटर यावरील विद्यमान जिल्हा परिषद शाळा दुसरीकडे 
स्थलांतरित झाल्याने सद्य : वापरात नसल्याने सदर जागेवर ' दुकान केंद्राचे आरक्षण दर्शविण्यात यावे . 


गट नंबर ७ ९ ४ / १ मधील आरक्षण क्रमांक ३४ ' Public Amenity ' चे आरक्षण बदलून आरक्षणाचे नाव 
‘ Extension to Burial Ground ' असे करण्यात यावे . 


सिटी सर्व्हे नंबर १२ ची सर्व जागा ' नगरपंचायत प्रयोजनासाठी ' ( Municipal Purpose ) साठी दर्शविण्यात यावी . 
आनंदा रामदास पाटील , 

नगराध्यक्ष , 

बोदवड नगरपंचायत , बोदवड . 


२० 


BODWAD NAGARPANCHAYAT , BODWAD 

Publication of list of Modification / Changes in Draft Development Plan of Bodwad Nagarpanchayat 
under Section 28 ( 4 ) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act , 1966 . 
Notice 


No. 411 / 2023.- Whereas , Bodwad Nagarpanchayat , being Planning Authority , has published the 
Draft Development Plan of Bodwad Nagarpanchayat ( hereinafter referred to as the ' said Development 
Plan ' ) under Section 26 ( 1 ) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act , 1966 , 
( hereinafter referred to as the ' Said Act ' ) vide it's General Body Resolution No. 2 , dated 6th October 
2022 for inviting suggestions / objections from public . The said Notice has been published in the 
Maharashtra Government Gazette , Nashik Division Supplement , Part 1 , dated 20th October 2022 on 
page No. 13 and 14 ; 


and whereas , after considering the suggestions / objections to the said Plan received within the 
stipulated period , the Planning Committee constituted under Senction 28 ( 2 ) of the said Act has 
submitted it's report to the said Planning Authority on dated 23rd December 2022 ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


and whereas , the said Planning Authority after considering the report submitted by Planning 
Committee , accepted it and suggested some changes in it and passed General Body Resolution No. 
47 , dated 14th February 2023 to make Modifications / Changes to the said Development Plan and to 
submit the said Plan for sanction to the Government under Section 30 of the said Act ; 


and whereas , it is necessary to publish the said Modifications / Changes made in the said Plan 
for information of the public as per Section 28 ( 4 ) of the said Act ; 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 

BY PRESIDENT 


Now , therefore , the list of Modifications / Changes made under Section 28 ( 4 ) of the said Act , by 
the said Planning Authority is hereby published as Appendix - A as per the provisions of the said Act for 
information of the public . The said Draft Development Plan showing the Modifications / Changes is kept 
open for the inspection of the public in the following offices on working days , during the office hours 
for a period of 30 days . 

1. Chief Officer , Bodwad Nagarpanchayat . 

2. Assistant Director of Town Planning , Jalgaon Branch , Jalgaon . 

Appendix - A 


M - 2 


Modification No. 
M - 1 


M - 3 


M - 4 


M - 5 


M - 6 


List of Modifications / Changes made under Section 28 ( 4 ) of Act 

Schedule of Modifications under Section 28 ( 4 ) 


Details 

Area under Site No. 31 - ' Playground ' is deleted and land thus released is included 
in ' Residential Zone ' . This Reservation is shifted in Gat No. 816 ( P. ) as shown on 
Plan . 

Area under Site No. 23- ' Park ' is deleted and land thus released is included in 
' Residential Zone ' . This Reservation is shifted in Gat No. 563 ( P. ) as shown on 
Plan . 


' Agricultural Zone ' in Gat No. 570 ( P. ) is deleted and land thus released is included 
in ' Residential Zone ' as shown on Plan . 


Area under Site No. 26 - ' Educational Purpose ' is deleted and land thus released 
is included in ' Residential Zone ' as shown on Plan . 


Agricultural Zone in Gat No. 593 ( P. ) is deleted and land thus released is included 
in ' Residential Zone ' as shown on Plan . 


Site No. 32 - ' Garden ' and Site No. 33- ' Government Office and Staff Quarters ' in 
Gat No. 811 ( P. ) are clubbed together and redesignated as Site No. 32 - ' Burial 
Ground ' as shown on Plan . 


M - 8 


Modification No. 

M - 7 


M - 9 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ २१ 

Appendix - A - contd . 

List of Modifications / Changes made under Section 28 ( 4 ) of Act 
Schedule of Modifications under Section 28 ( 4 ) 
Details 


M - 10 


Area under Gat No. 177 ( excluding area under existing bus stand ) is proposed to 
be reserved as New Site No. 42 ' Municipal Purpose ' as shown on Plan . 


- 


Area under CTS No. 2442 ( Existing Z.P. Marathi School ) is proposed to be reserved 
as New Site No. 41 - Shopping Centre ' as shown on Plan . 


Site No. 34 - Public Amenity ' in Gat No. 794/1 is redesignated as ' Extension to Burial 
Ground ' as shown on Plan . 

New Site No. 40 ' Municipal Purpose ' is proposed in CTS No. 12 as shown on Plan . 


Bodwad , 28th March 2023 . 


ANANDA RAMDAS PATIL , 
President , 

Bodwad Nagarpanchayat , Bodwad . 


मुख्याधिकारी यांजकडून 

धडगाव - वडफळ्या- रोषमाळ बु , नगरपंचायत 


धडगाव - वडफळ्या - रोषमाळ बु , नगरपंचायतीच्या प्रारूप विकास योजनेमधील फेरबदल / बदलांच्या सूचीचे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व 
नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २८ ( ४ ) अन्वये प्रसिद्धीकरण . 


सूचना 

क्रमांक धडगाव - वडफळ्या - रोषमाळ बु , / बांध . / ४५४ / सन २०२३.- ज्याअर्थी , धडगाव - वडफळ्या - रोषमाळ बु , नगरपंचायतीने नियोजन 
प्राधिकरण म्हणून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २६ ( १ ) नुसार प्रारूप विकास योजना , धडगाव 
वडफळ्या - रोषमाळ बु , दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२२ चे सूचनेद्वारे नागरिकांच्या सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध केली आहे . सदरची 
सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात नाशिक विभागीय पुरवणी , भाग एक , दिनांक २७ ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबर , २०२२ रोजी प्रसिद्ध झाली 

२ 

आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त योजनेवर विहित मुदतीत प्राप्त सूचना व हरकतींचा विचार करून उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ ( ४ ) नुसार 
स्थापन झालेल्या नियोजन समितीने तिचा अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे दिनांक २८ डिसेंबर २०२२ रोजी सादर केला ; 


आणि ज्याअर्थी , नियोजन समितीने सादर केलेल्या अहवालावर विचारांती उक्त नियोजन प्राधिकरणाने तो भागशः मान्य करून अंशत : 
नव्याने बदल सूचवून उक्त योजनेत फेरबदल / बदल करण्यासाठी व ती उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० नुसार शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर 
करण्यासाठी ठराव क्रमांक ५३६ , दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२३ पारित केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) खालील तरतुदीनुसार उक्त योजनेच्या मसुद्यात केलेले फेरबदल / बदल नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे ; 


त्याअर्थी , उक्त प्रारूप विकास योजनेच्या मसुद्यात नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) नुसार केलेल्या फेरबदलांची / 
बदलांची सूची परिशिष्ट ' अ ' मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . सदर फेरबदल / बदल दर्शविणारा 
उक्त प्रारूप विकास योजनेचा नकाशा खालील नमूद केलेल्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत ३० दिवसांच्या कालावधीकरीता 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला आहे . 


१. मुख्याधिकारी , धडगाव - वडफळ्या - रोषमाळ बु , नगरपंचायत , जिल्हा नंदुरबार 

२. सहायक संचालक , नगररचना , नंदुरबार शाखा , नंदुरबार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 

परिशिष्ट ' अ ' 

प्रारूप विकास योजना , धडगाव- वडफळ्या रोषमाळ बु , जिल्हा नंदुरबार 

" 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २८ ( ४ ) नुसार केलेल्या फेरबदल / बदलांची सूची 
फेरबदल क्रमांक फेरबदल / बदलांचा तपशील 

एम -१ 

नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे ४५.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्त्याची ( प्रमुख राज्य मार्ग क्रमांक १ ) रुंदी कमी 
करून २४.०० मीटर रुंद करण्यात आली व वगळलेल्या रस्त्याखालील क्षेत्र अनुक्रमे लगतच्या वापर विभाग व 
आरक्षणामध्ये समविष्ट करण्यात आले . तसेच लगतचे सर्व रस्ते २४.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्त्याच्या सुधारित 
आखणीस जोडण्यात आले . 


२२ 


एम -२ 


एम -३ 


एम -४ 


एम -५ 


एम -६ 


एम -७ 


एम- ८ 


एम - ९ 


एम- १० 


नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे ४५.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्त्याची ( प्रमुख राज्य मार्ग क्रमांक ८ ) रुंदी कमी 
करून २४.०० मीटर रुंद करण्यात आली व वगळलेल्या रस्त्याखालील क्षेत्र अनुक्रमे लगतच्या वापर विभाग समविष्ट 
करण्यात आले . तसेच लगतचे सर्व रस्ते २४.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्त्याच्या सुधारित आखणीस जोडण्यात 
आले . 


नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे १८.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्त्याची ( इतर जिल्हा मार्ग क्रमांक १ ) रुंदी कमी 
करून ९ .०० मीटर रुंद करण्यात आली व वगळलेल्या रस्त्याखालील क्षेत्र लगतच्या वापर विभागात समाविष्ट करण्यात 
आले . तसेच लगतचे सर्व रस्ते ९ .०० मीटर रुंद विकास योजना रस्त्याच्या सुधारित आखणीस जोडण्यात आले . 
नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे मौजे रोषमाळ बु . येथील सर्व्हे नंबर १२८ ( पै . ) , १५३ ( पै . ) , १३६ ( पै . ) १३७ ( पै . ) मधून 
जाणारा पूर्व - पश्चिम १२.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता व सर्व्हे नंबर १२७ ( पै . ) १२८ ( पै . ) , १२ ९ ( पै . ) , 
११८ ( पै . ) , ११७ ( पै . ) , ११६ ( पै . ) मधून जाणारा उत्तर - दक्षिण १५.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता ( ग्रामीण 
मार्ग क्रमांक १० ) वगळण्यात आले व वगळलेल्या रस्त्याखालील क्षेत्र लगतच्या वापर विभागात समाविष्ट करण्यात 
आले . 


नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे मौजे रोषमाळ बु . येथील सर्व्हे नंबर ११५ ( पै . ) , १३१ ( पै . ) , १३६ ( पै . ) मधून जाणारा 
पूर्व - पश्चिम १२.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता वगळण्यात आला व वगळलेल्या रस्त्याखालील क्षेत्र लगतच्या 
वापर विभागात समाविष्ट करण्यात आले . 


नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे मौजे रोषमाळ बु . येथील सर्व्हे नंबर १५३ ( पै . ) , ८८ ( पै . ) , ८ ९ ( पै . ) , ९ ० ( पै . ) मधून 
जाणारा पूर्व - पश्चिम १२.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता वगळण्यात आला व वगळलेल्या रस्त्याखालील क्षेत्र 
लगतच्या वापर विभागात समाविष्ट करण्यात आले . 


नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे मौजे रोषमाळ बु . येथील सर्व्हे नंबर १८६ ( पै . ) या जागेमधील खाजगी मालकीच्या जागेत 
दर्शविलेले आरक्षण क्रमांक ७ Municipal Purpose and Staff Quarter हे आरक्षण भागश : वगळण्यात 
आले व उर्वरित शासन मालकीच्या जागेतील आरक्षण उक्त प्रयोजनासाठी कायम ठेवण्यात आले . 


नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे मौजे रोषमाळ बु . येथील सर्व्हे नंबर ७४ ( पै . ) , ७५ ( पे . मधून जाणारा उत्तर - दक्षिण १२.०० 
मीटर रुंद विकास योजना रस्ता व सर्व्हे नंबर ७७ ( पै . ) ७६ ( पै . ) , ७० ( पै . ) , २३ ( पै . ) मधून जाणारा उत्तर - दक्षिण 
१२.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता वगळण्यात आले व वगळलेल्या रस्त्याखालील क्षेत्र लगतच्या वापर विभागात 
समाविष्ट करण्यात आले . 

व 


नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे मौजे रोषमाळ बु . येथील सर्व्हे नंबर ६५ ( पै . ) व ६६ ( पै . ) मधून जाणारा पूर्व - पश्चिम १२.०० 
मीटर रुंद विकास योजना रस्ता व सर्व्हे नंबर ६३ ( पै . ) ६४ ( पै . ) , ६७ ( पै . ) , ६८ ( पै . ) , ६ ९ ( पै . ) मधून जाणारा 
पूर्व - पश्चिम व उत्तर - दक्षिण १५.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता वगळण्यात आले व वगळलेल्या रस्त्याखालील 
क्षेत्र लगतच्या वापर विभागात समाविष्ट करण्यात आले . 


नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे मौजे रोषमाळ बु . येथील सर्व्हे नंबर १५३ ( पै . ) , ९ ८ ( पै . ) , ९९ ( पै . ) , ४४ ( पै . ) , ४२ ( पै . ) , 
४३ ( पै . ) , २३ ( पै . ) , ३७ ( पै . ) , ३६ ( पै . ) , ३५ ( पै . ) , ३१ ( पै . ) मधून जाणारा उत्तर दक्षिण व पूर्व - पश्चिम १२.०० 
मीटर रुंद विकास योजना रस्ता , सर्व्हे नंबर ४८ ( पै . ) , २३ ( पै . ) मधून जाणारा रस्ता उत्तर - दक्षिण १५.०० मीटर 
रुंद विकास योजना रस्ता व सर्व्हे नंबर ४५ ( पै . ) , ४६ ( पै . ) , ४३ ( पै . ) , ४४ ( पै . ) मधून जाणारा पूर्व - पश्चिम १२.०० 
मीटर रुंद विकास योजना रस्ता वगळण्यात आले व वगळलेल्या रस्त्याखालील क्षेत्र लगतच्या वापर विभागात समाविष्ट 
करण्यात आले . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 

नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे मौजे रोषमाळ बु . येथील सर्व्हे नंबर २० ( पै . ) , २१ ( पै . ) , २२ ( पै . ) , ३२ ( पै . ) , ३३ ( पै . ) , 
३४ ( पै . ) मधून जाणारा पूर्व - पश्चिम १५.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता , सर्व्हे नंबर २४ ( पै . ) २५ ( पै . ) , २३ 
( पै . ) , २१ ( पै . ) मधून जाणारा उत्तर दक्षिण १२.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता व सर्व्हे नंबर २ ९ ( पै . ) , ३० 
( पै . ) , ३२ ( पै . ) मधून जाणारा उत्तर दक्षिण १२ १२.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता वगळण्यात आले व 
वगळलेल्या रस्त्याखालील क्षेत्र लगतच्या वापर विभागात समाविष्ट करण्यात आले . 


एम -११ 


एम - १२ 


एम- १३ 


एम- १४ 


एम -१५ 


एम - १६ 


धडगाव , २४ मार्च २०२३ . 


२३ 


नकाशात मौजे रोषमाळ बु . येथील सर्व्हे नंबर २३ मध्ये वन विभाग वापर दर्शविण्यात आलेला आहे . सदर 
वापराखालील खाजगी मालकीच्या जमिनी या विकसनाकरिता वन विभागात गृहीत न धरता त्या लगतच्या वापर 
विभागात गृहीत धरण्यात याव्यात . 


नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे मौजे रोषमाळ बु . येथील सर्व्हे नंबर ७ ( पै . ) , ८ ( पै . ) , ६ ( पै . ) मधून जाणारा पूर्व - पश्चिम 
१२.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता व सर्व्हे नंबर ५ ( पै . ) , ६ ( पै . ) मधून जाणारा उत्तर दक्षिण १२.०० मीटर 
रुंद विकास योजना रस्ता वगळण्यात आले व वगळलेल्या रस्त्याखालील क्षेत्र लगतच्या वापर विभागात समाविष्ट 
करण्यात आले . 


नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे मौजे धडगाव येथील सर्व्हे नंबर १० ( पै . ) , ९ ( पै . ) , ८ ( पै . ) मधून जाणारा पूर्व - पश्चिम 
९ .०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता वगळण्यात आला व वगळलेल्या रस्त्याखालील क्षेत्र रहिवास विभागात 
समाविष्ट करण्यात आले . 


नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे मौजे धडगाव येथील सर्व्हे नंबर ११ ( पै . ) , ६ ( पै . ) , १२ ( पै . ) , १३ ( पै . ) , १४ ( पै . ) , १५ 
( पै . ) , १६ ( पै . ) , १७ ( पै . ) मधून जाणारा पूर्व - पश्चिम १२.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता वगळण्यात आला 
व वगळलेल्या रस्त्याखालील क्षेत्र लगतच्या वापर विभागात समाविष्ट करण्यात आले . 


नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे मौजे वडफळ्या येथील सर्व्हे नंबर २३ मधून जाणारा उत्तर - दक्षिण १२.०० मीटर रुंद 
विकास योजना रस्ता वगळण्यात आला व वगळलेल्या रस्त्याखालील क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात आले . 


दिनेश सिनारे , 
मुख्याधिकारी , 

धडगाव - वडफळ्या - रोषमाळ बु . नगरपंचायत , 
जिल्हा नंदुरबार . 


BY CHIEF OFFICER 

DHADGAON - VADFALYA - ROSHAMAL BK . NAGARPANCHAYAT 

Publication of list of Modifications / Changes in Draft Development Plan of Dhadgaon - Vadfalya - Roshamal 
Bk . under Section 28 ( 4 ) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act , 1966 . 
Notice 


No. D.V.R. Bk./BANDH454/2023 . Whereas , Dhadgaon - Vadfalya - Roshamal Bk . Nagarpanchayat 
being Planning Authority has published the Draft Development Plan of Dhadgaon - Vadfalya - Roshamal 
Bk . under Section 26 ( 1 ) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act , 1966 vide Notice 
dated 27th October 2022 for inviting suggestions / objections from public . The said Notice is published 
in Maharashtra Government Gazette of Nashik Division Supplement , Part 1 , dated 27th October to 2nd 
November , 2022 ; 


and whereas , after considering the suggestions / objections to the said Plan received within 
stipulated period the Planning Committee constitued under Section 28 ( 4 ) of the said Act has submitted 
its report to the said Planning Authority on 28th December 2022 ; 


and whereas , the said Planning Authority after considering the report submitted by Planning 
Committee partly accepted it and suggested changes in it and passed Resolution No. 536 , dated 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 

नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 
17th February 2023 to make Modifications / Changes to the said Plan and to submit the said Plan for 
sanction to the Government under Section 30 of the said Act ; 

and whereas , it is necessary to publish the said Modifications / Changes made in the said Plan 
for inspection of the public as per Section 28 ( 4 ) of the said Act ; 


Now , therefore , the list of Modiciations / Changes made under Section 28 ( 4 ) of the Act by the said 
Planning Authority is hereby published as Appendix - A as per the provisions of the said Act for information 
of the public . The said Draft Development Plan showing the Modifications / Changes is kept open for 
the inspection of the public in the following offices on working days during office hours for a period of 
30 days . 

1. The Chief Officer , Dhadgaon - Vadfalya - Roshamal Bk . Nagarpanchayat 
2. Assistant Director , Town Planning , Nandurbar Branch , Nandurbar 

Appendix - A 


Modifications No. 
M - 1 


M - 2 


M - 3 


M - 4 


M - 5 


M - 6 


Draft Development Plan of Dhadgaon - Vadfalya - Roshamal Bk . 
List of Modifications / Changes made under Section 28 ( 4 ) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

Details of Modifications / Changes 


M - 7 


Width of 45.00 meters wide D. P. Road ( Major State Highway No. 1 ) is reduced to 
24.00 meters wide and land thus released is included in Adjoinging Zone and 
Reservation respectively . And also all adjoining roads are connected to modified 
alignment of 24.00 meters wide D. P. Road as shown on Plan . 


Width of 45.00 meters wide D. P. Road ( Major State Highway No. 8 ) is reduced to 
24.00 meters wide and land thus released is included in Adjoinging Zone and 
Reservation respectively . And also all adjoining roads are connected to modified 
alignment of 24.00 meters wide D. P. Road as shown on Plan . 


Width of 18.00 meters wide D. P. Road ( Other District Road No. 1 ) is reduced to 
9.00 meters wide and land thus released is included in Adjoinging Zone respectively . 
And also all adjoining roads are connected to modified alignment of 9.00 meters 
wide D. P. Road as shown on Plan . 


East - West 12.00 meter wide D.P. Raod passing through S. No. 128 ( P ) , 153 ( P ) , 
136 ( P ) , 137 ( P ) and North - South 15 meter wide D. P. Road ( Village Road No. 10 ) 
passing through S. No. 127 ( P ) , 128 ( P ) , 129 ( P ) , 118 ( P ) , 117 ( P ) , 116 ( P ) of 
Roshmal Bk . is deleted and land thus released in included in Adjoining Zone 
respectively as shown on Plan . 


East - West 12.00 meter wide D.P. Raod passing through S. No. 115 ( P ) , 131 ( P ) , 
of Roshmal Bk . is deleted and land thus released in included in Adjoining Zone 
respectively as shown on Plan . 


East - West 12.00 meter wide D.P. Raod passing through S. No. 153 ( P ) , 153 ( P ) , 
88 ( P ) , 89 ( P ) , 90 ( P ) of Roshmal Bk . is deleted and land thus released in included 
in Adjoining Zone respectively as shown on Plan . 


The Site No. 7 " Municipal Purpose and Staff Quarter'is partly deleted from Private 
Ownership Land of S. No. 186 ( P ) of Roshmal Bk . and included in Residential Zone . 
Remaining Reservation area on Government Ownership / Owned Land is to be 
continued for same purpose . 


Modifications No. 


M - 8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


M - 9 


M - 10 


M - 11 


M - 12 


M - 13 


M - 14 


M - 15 


M - 16 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ २५ 

Appendix - A - contd . 


Details of Modifications / Changes 


North - South 12.00 meter wide D.P. Raod passing through S. Nos . 74 ( P ) , 75 ( P ) and 
North - South 12 meter wide D. P. Road passing through S. Nos . 77 ( P ) , 76 ( P ) , 70 
( P ) , 23 ( P ) of Roshmal Bk . is deleted and land thus released is included in Adjoining 
Zone respectively as shown on Plan . 


East - West 12.00 meter wide D.P. Raod passing through S. Nos . 65 ( P ) , 66 ( P ) of 
Roshmal Bk . and East - West and North - South 15.00 meter wide D.P. Raod passing 
through S. Nos . 63 ( P ) , 64 ( P ) , 67 ( P ) , 68 ( P ) , 69 ( P ) of Roshmal Bk . is deleted and 
land thus released is included in adjoining Zone respectively as shown on Plan . 


North - South and East - West 12.00 meter wide D.P. Raod passing through S. Nos . 
153 ( P ) , 98 ( P ) , 99 ( P ) , 44 ( P ) , 42 ( P ) , 43 ( P ) , 23 ( P ) , 37 ( P ) , 36 ( P ) , 35 ( P ) , 31 ( P ) 
and North - South 15 meter wide D. P. road passing through S. Nos . 48 ( P ) , 23 ( P ) , 
and East - West 12.00 meter wide D. P. Road passing through S. Nos . 45 ( P ) , 46 ( P ) , 
43 ( P ) , 44 ( P ) of Roshmal Bk . is deleted and land thus released is included in 
adjoining Zone respectively as shown on Plan . 


East - West 15.00 meter wide D.P. Raod passing through S. Nos . 20 ( P ) , 21 ( P ) , 22 
( P ) , 32 ( P ) , 33 ( P ) , 34 ( P ) and North - South 12 meter wide D. P. road passing 
through S. Nos . 24 ( P ) , 25 ( P ) , 23 ( P ) 21 ( P ) and North - South 12.00 meter wide 
D. P. Road passing through S. Nos . 29 ( P ) , 30 ( P ) , 32 ( P ) of Roshmal Bk . is deleted 
and land thus released in included in adjoining Zone respectively as shown on Plan . 


The land bearing S. No. 23 of Roshmal Bk . is shown as Forest Zone on Plan . Out 
of this privately owned land not considered in Forest Zone . For development purpose 
this land to be considered in adjoining Zone . 


East - West 13.00 meter wide D.P. Raod passing through S. Nos . 7 ( P ) , 8 ( P ) , 6 ( P ) , 
and North - South 12 meter wide D. P. road passing through S. Nos . 5 ( P ) , 6 ( P ) of 
Roshmal Bk . is deleted and land thus released is included in Residential Zone 
respectively as shown on Plan . 


East - West 9.00 meter wide D.P. Raod passing through S. Nos . 10 ( P ) , 9 ( P ) , 8 ( P ) , 
of Dhadgaon is deleted and land thus released is included in Residential Zone 
respectively as shown on Plan . 


East - West 12.00 meter wide D.P. Raod passing through S. Nos . 11 ( P ) , 6 ( P ) , 12 
( P ) , 13 ( P ) , 14 ( P ) , 15 ( P ) , 16 ( P ) , 17 ( P ) of Dhadgaon is deleted and land thus 
released is included in adjoining Zone respectively as shown on Plan . 


Dhadgaon , 24th March 2023 . 


Norty - South 12.00 meter wide D.P. Raod passing the S. No. 23 ( P ) of Vadfalya is 
deleted and land thus released in included is Residential Zone respectively as shown 
on Plan . 


DINESH SINARE 
Chief Officer , 


Dhadgaon - Vadfalya - Roshamal Bk . Nagarpanchayat , 

district Nandurbar . 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 

आयुक्त यांजकडून 
धुळे महानगरपालिका , धुळे 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) चे तरतुदीनुसार 

नोटिस 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


क्रमांक धुमपा / नर , ७३२ / सन २०२३. - ज्याअर्थी , शासनाचे नगर विकास विभाग , अधिसूचना क्रमांक जीईएन -१० ९ ६ / १ ९ ६६ / सीआर -१२५ / 
९९ / नवि- २४ , दिनांक ३० जून २००३ नुसार नगरपालिकेचे धुळे महानगरपालिकेत रुपांतर झालेले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाचे नगर विकास विभागाचे निर्णय तसेच धुळे शहरासाठी सुधारित विकास योजना- टीपीएस शासन निर्णय 
क्रमांक ( दुसरी ) १०१२ / १५६ - ब / पुनर्बांधणी क्रमांक ( जा.क्र . १०६ / १२ / नवि , दिनांक २० डिसेंबर २०१२ ) अन्वये भागश : टीपीएस मंजूर केलेली 
आहेत , मंजूर विकास योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) च्या तरतुदीनुसार धुळे मंजूर 
विकास योजनेच्या प्रस्तावित महानगरपालिकेने खालीलप्रमाणे फेरबदल करण्याचे प्रस्तावित केले आहे 


ठराव क्रमांक व दिनांक 


धुळे महानगरपालिका 
ठराव क्रमांक १८५ , 
दिनांक २२ डिसेंबर २०२२ . 


विवरण 

मंजूर विकास योजना विवरण 


धुळे , १७ मार्च २०२३ . 


२ 

मंजूर विकास योजनेमध्ये मौजे धुळे 
सर्व्हे नंबर ३१३ / १ - क या जागेत 
आरक्षण क्रमांक ८६ , ' शॉपिंग सेंटर ' 
असे आरक्षण आहे . 


फेरबदलाचे विवरण 


३ 


मंजूर विकास योजनेमध्ये मौजे धुळे 
सर्व्हे नंबर ३१३ / १- क या जागेतील 
आरक्षण क्रमांक ८६ , ' शॉपिंग सेंटर ' 
( क्षेत्र ० हेक्टर २१ आर ) ऐवजी 
‘ वाणिज्य ' असा वापरात फेरबदल करणे . 


त्याअनुषंगाने उक्त फेरबदल संदर्भात काही हरकती / सूचना असतील तर त्यांनी ही नोटिस महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध 
झाल्याचे दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत लेखी स्वरूपात आयुक्त , धुळे महानगरपालिका , धुळे यांचे नावे सादर कराव्यात , विहित मुदतीत 
प्राप्त हरकतीबाबत विचार प्रस्ताव शासनास सादर करतेवेळी करणेत येईल . मुदतीनंतर प्राप्त होणाऱ्या मंजूर हरकती व सूचनांचा विचार केला 
जाणार नाही , याची कृपया नोंद घ्यावी . विकास योजनेतील उक्त फेरबदलाची माहिती कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ 
ठेवण्यात आलेले आहे . 


देविदास टेकाळे , 
आयुक्त , 

धुळे महानगरपालिका , धुळे . 


BY COMMISSIONER 

DHULE MUNICIPAL CORPORATION , DHULE 

Under Section 37 ( 1 ) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act , 1966 . 


Notice 

No. DMC / TP / 732 / 2022-23- Whereas , the Dhule Municipal Council has been transformed by Urban 
Development Department of Maharashtra into Dhule Municipal Corporation with effect from 30th June 
2003 vide it's Notifocation No. GEN - 1099 / CR - 125 / 99 / UD 24 , dated 30th June 2003 ; 


and whereas , the Revised Development Plan of Dhule has been partly sanctioned by the Government 
Urban Development Department of Mahasashtra vide it's Resolution No. TPS - 1012 / 156 ( B ) / Reconstruction 
No. 62 / No. 106 / 12 / UD - 9 , dated 28th December 2012 ; 


and whereas , the Dhule Municipal Corporation has proposed to make modification to the sanction 
Development Plan of Dhule under the provisions of Section 37 ( 1 ) of the Maharashtra Regional Planning 
and Town Planning Act , 1966 as follows ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


Resolution No. 

1 

Dhule Municipal Corporation 
Resolution No. 185 , 
dated 22nd December 
2022 . 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 

Particulars 

Sanction Development Plan 
2 


In sanctioned Development Plan 
Mauje Dhule , Survey No. 313 / 1 - C , 
existing Reservation is No. 86 , 
" Shoping Centre " . 


Dhule , 17th March 2023 . 


Proposed Modification 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

वाचले - ( १ ) पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा / 
प्रतिबंधात्मक आदेश / ४७५ / २०२३ / धुळे , दिनांक १५ फेब्रुवारी 
२०२३ . 

( २ ) मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
आदेश 


3 


The persons who wish to file their suggestions / objections to the above modification to the 
Development Plan may submit the same to the Dhule Municipal Corporation , Dhule in writing within 30 
days from the date of publication of this Notice in Maharashtra Government Gazette . Objestions received 
within stipulated period will be considered while submitting the proposed modification to the Government 
for sanctioned . 


क्रमांक ड / कक्ष -३ / एमएजी -२ / कावि -२८८ / २०२३ . - ज्याअर्थी , धुळे 
जिल्ह्यात दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी महाशिवरात्री , वीर 
एकलव्य जयंती व शबे - ए - महेराज ( बडी रात ) व दिनांक १ ९ फेब्रुवारी 
२०२३ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती आहे . तसेच आता 
सध्या महाराष्ट्र राज्यात सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडीच्या 
काळात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी , तसेच केंद्र सरकार 
यांच्या विरोधात विविध पक्ष संघटना हे वेगवेगळ्या विषयांवरून धरणे , 
आंदोलने , मोर्चे करीत आहेत . तसेच वेगवेगळ्या संघटना ह्या विविध 
विषयांवरून निवेदने देत असल्याने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची 
अंमलबजावणी योग्य प्रकारे करण्यासाठी धुळे जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक 
उपाययोजना करणे आवश्यक आहे . त्या अनुषंगाने जिल्ह्यात कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
यास्तव , दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२३ रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते 
दिनांक २ मार्च २०२३ रोजीचे रात्री २३.५५ वाजेपावेतो मुंबई पोलीस 
कायदा , कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊन 
प्रसिद्धी होणेस पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक 
जिविधा / प्रतिबंधात्मक आदेश / ४७५ / २०२३ / धुळे . दिनांक १५ फेब्रुवारी 
२०२३ अन्वये विनंती केलेली आहे . 


२७ 


The proposal showing proposed modification are kept in this office of Municipal Corporation , Dhule 
for inspection during working hours . 


In sanctioned Development 
Plan Mauje Dhule , Survey No. 
313/1 - C , Reservation No. 86 , 
Shopping Centre ( Area 0.21 
hectare ) to be change in 
“ Commercial " Use . 


DEVIDAS TEKALE , 
Commissioner , 

Dhule Municipal Corporation , Dhule . 


जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी पोलिसांना 
मदत व्हावी म्हणून प्रभारी पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी सादर केलेला 
अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने संपूर्ण धुळे 
जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर 
नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी , संजय गायकवाड , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , धुळे मला मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ 
चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) नुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास खालील कृत्ये करण्यास 
याद्वारे मनाई करीत आहे . 


( अ ) सोटे , तलवारी , बंदुका , भाले , सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 
दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 
अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 


( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक 
पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 


( क ) दगड अगर अस्त्रे , सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , 
साधने इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर नेणे 
; 
( ड ) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे , हावभाव 
करणे अथवा सोंग आणणे ; 


; 

( इ ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणणे , वाद्ये वाजविणे ; 
( फ ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे 
( ग ) सभा घेण्यास , मिरवणुका काढण्यास , पाच किंवा पाचापेक्षा 
जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 


( ह ) संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी दिलेल्या 
परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे , रॅली , सभा ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 

मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) हा आदेश 
ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही , अशा 
अपंग इसमांना लागू नाही . तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना 
आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
आवश्यक आहे , त्यांना लागू होणार नाही . 

जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी पोलिसांना 
मदत व्हावी म्हणून प्रभारी पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी सादर केलेला 
अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने संपूर्ण धुळे 
जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर 
नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी , संजय गायकवाड , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , धुळे मला मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ 
चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) नुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास खालील कृत्ये करण्यास 
याद्वारे मनाई करीत आहे . 

तसेच , मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
नुसार संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे 
पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या 
कोणत्याही मंडळींस ( जमावास ) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे 
व सदर कालावधीत सभा , मिरवणुका , मोर्चे , मिटिंग , कार्यक्रम व रॅली 
इत्यादी परवानगीबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या अधिकाऱ्यांच्या 
सहमतीने संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी 
कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन परवानगी 
द्यावी . अशी देण्यात आलेली परवानगी , लग्न समारंभ अगर प्रेतयात्रेच्या 
जमावास शासनाने वेळोवेळी दिलेले निर्बंध लागू असतील . 


२८ 


सदरचा आदेश हा दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२३ रोजीचे ००.०१ 
वाजेपासून ते दिनांक २ मार्च २०२३ रोजीचे रात्री २३.५५ वाजेपावेतो 
संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील . 


सदरचा आदेश हा दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी माझे सही 
व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे . 


संजय गायकवाड , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , धुळे . 


धुळे , १६ फेब्रुवारी २०२३ . 

वाचले - ( १ ) पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा / 
प्रतिबंधात्मक आदेश / ६२६ / २०२३ / धुळे , दिनांक २८ फेब्रुवारी 


२०२३ . 

( २ ) मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
आदेश 


क्रमांक ड / कक्ष -३ / एमएजी -२ / कावि -४२३ / २०२३ . - ज्याअर्थी , धुळे 
जिल्ह्यात दिनांक ६ मार्च २०२३ रोजी होळी सण , दिनांक ७ मार्च 
२०२३ रोजी धुलीवंदन व दिनांक ८ मार्च २०२३ रोजी शब्बे बारात , 
दिनांक १० मार्च २०२३ रोजी तिथिप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराज 
जयंती आहे . तसेच आता सध्या महाराष्ट्र राज्यात सुरू असलेल्या 
राजकीय घडामोडीच्या काळात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी , 
तसेच केंद्र सरकार यांच्या विरोधात विविध पक्ष संघटना हे वेगवेगळ्या 
विषयांवरून धरणे , आंदोलने , मोर्चे करीत आहेत . तसेच वेगवेगळ्या 
संघटना ह्या विविध विषयांवरून निवेदने देत असल्याने प्रतिबंधात्मक 
उपाययोजनांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे करण्यासाठी धुळे जिल्ह्यात 
प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे . त्या अनुषंगाने 
जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . यास्तव , दिनांक ३ मार्च २०२३ रोजीचे ००.०१ 
वाजेपासून ते दिनांक १७ मार्च २०२३ रोजीचे रात्री २३.५५ वाजेपावेतो 
मुंबई पोलीस कायदा , कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) चे प्रतिबंधात्मक आदेश 
जारी होऊन प्रसिद्धी होणेस पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी त्यांचेकडील 
पत्र क्रमांक जिविशा / प्रतिबंधात्मक आदेश / ६२६ / २०२३ / धुळे . दिनांक 
२८ फेब्रुवारी २०२३ अन्वये विनंती केलेली आहे . 


( अ ) सोटे , तलवारी , बंदुका , भाले , सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 
दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 
अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे : 


( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक 
पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे : 


( क ) दगड अगर अस्त्रे , सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , 
साधने इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर नेणे ; 
( ड ) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे , हावभाव 
करणे अथवा सोंग आणणे 
; 

; 

( इ ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणणे , वाद्ये वाजविणे 
; 
( फ ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे 
( ग ) सभा घेण्यास , मिरवणुका काढण्यास , पाच किंवा पाचापेक्षा 
जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 


( ह ) संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी दिलेल्या 
परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे , रॅली , सभा ; 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) हा आदेश 
ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही , अशा 
अपंग इसमांना लागू नाही . तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना 
आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
आवश्यक आहे , त्यांना लागू होणार नाही . 

तसेच , मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
नुसार संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे 
पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या 
कोणत्याही मंडळींस ( जमावास ) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे 
व सदर कालावधीत सभा , मिरवणुका , मोर्चे , मिटिंग , कार्यक्रम व रॅली 
इत्यादी परवानगीबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या अधिकाऱ्यांच्या 
सहमतीने संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी 
कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन परवानगी 
द्यावी . अशी देण्यात आलेली परवानगी , लग्न समारंभ अगर प्रेतयात्रेच्या 
जमावास शासनाने वेळोवेळी दिलेले निर्बंध लागू असतील . 

सदरचा आदेश हा दिनांक ३ मार्च २०२३ रोजीचे ००.०१ 
वाजेपासून ते दिनांक १७ मार्च २०२३ रोजीचे रात्री २३.५५ वाजेपावेतो 
संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील . 

सदरचा आदेश हा दिनांक १ मार्च २०२३ रोजी माझे सही व 
कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे . 

धुळे , १ मार्च २०२३ . 


संजय गायकवाड , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , धुळे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ २ ९ 

Order 

By I / c . District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge 

Order 


No. EST / Leave / 10276 / 2022.- Eamed Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 15th November 
2022 to 17th November 2022 with permission to 
Leave headquarters is hereby granted to Shri . D. 
D. Karve , Judicial Magistrate , First Class ( M.V. ) , 
Nashik Road . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules 1981 , it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . S. S. Deshmukh , Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik Road with effect 
from 15th November 2022 before office hours to 
16th November 2022 before office hours with 
Shri . M. S. Borale , Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , Nashik Road 
with effect from 16th November 2022 before 
office hours to 18th November 2022 before office 
hours . 

Nashik , 18th November 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 10277 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 14th November 
2022 to 16th November 2022 prefixed 2nd 
Saturday and Sunday falling from 12th 
November 2022 to 13th November 2022 with 
permission to Leave headquarters is hereby 
granted to Shri . R. K. Purohit , Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Niphad . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules 1981 , it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . J. V. Bhende , 3rd Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Niphad with effect from 11th 
November 2022 after office hours to 17th 
November 2022 before office hours . 
Nashik , 18th November 2022 . 


No. EST / Leave / 10287 / 2022.- Eamed Leave for 
Six ( 6 ) days on 28th November 2022 to 3rd 
December 2022 prefixed 4th Saturday and 
Sunday falling from 26th November 2022 to 27th 
November 2022 with permission to Leave 
headquarters is hereby granted to Smt . K. N. 
Gowarikar , Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Dindori . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules 1981 , it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . A. A. Pandit , 2nd Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Dindori with effect from 
25th November 2022 after office hours to 26th 
November 2022 after office hours with Smt . S. 
R. Bandal , Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Dindori with 
effect from 26th November 2022 after office 
hours to 4th December 2022 before office hours . 
shik , 18th November 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 10288 / 2022.- Eamed Leave for 
eight ( 8 ) days with effect from 17th November 
2022 to 24th November 2022 with permission to 
Leave headquarters is hereby granted to Smt . R. 
R. Kulkarni , Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Sinnar . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules 1981 , it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . K. S. Khandre , 2nd 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Sinnar with effect from 
16th November 2022 after office hours to 23rd 
November 2022 after office hours with Smt . 
K. B. Gite , Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Sinnar with effect 
from 23rd November 2022 after office hours to 
25th November 2022 before office hours . 
Nashik , 18th November 2022 . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 

Order 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . D. S. Nimbalkar , 2nd 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Chandwad with effect 
from 31st October 2022 to 6th November 2022 . 
Nashik , 18th November 2022 . 


No. EST / Leave / 10300 / 2022.- Earned Leave for 
two ( 2 ) days with effect from 18th November 
2022 to 19th November 2022 suffixed Sunday 
falling on 20th November 2022 with permission 
to Leave headquarters is hereby granted to Smt . 
V. R. Mane , 8th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class ( J.J.B. ) , 
Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules 1981 , it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . A. B. Raut , 9th Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 
17th November 2022 after office hours to 21st 
November 2022 before office hours . 
Nashik , 18th November 2022 . 


Order 

No. EST / Leave / 10310 / 2022.- Ex post facto 
Earned Leave for three ( 3 ) days with effect from 
7th November 2022 to 9th November 2022 is 
hereby granted to Smt . P. S. Mali , 2nd Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik Road . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules 1981 , it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . A. N. Sarak , 3rd Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik Road with effect 
from 7th November 2022 to 9th November 2022 . 
Nashik , 18th November 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 10311 / 2022.- Ex post facto 
Commuted Leave for seven ( 7 ) days with effect 
from 31st October 2022 to 6th November 2022 
is hereby granted to Shri . S. B. Mane , Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Chandwad . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules 1981 , it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Order 

No. EST / Leave / 10312 / 2022.- Ex post facto 
Commuted Leave for three ( 3 ) days with effect 
from 7th November 2022 to 9th November 2022 
is hereby granted to Smt . S. S. Deshmukh , Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik Road . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules 1981 , it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . A. N. Sarak , 3rd Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik Road with effect 
from 7th November 2022 to 9th November 2022 . 
Nashik , 18th November 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 10313 / 2022.- Earned Leave for 
two ( 2 ) days with effect from 14th November 
2022 to 15th November 2022 prefixed Sunday 
falling on 13th November 2022 with permission 
to Leave headquarters is hereby granted to Shri . 
M. S. Borale , Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik Road . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules 1981 , it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . S. S. Deshmukh , Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik Road with effect 
from 12th November 2022 after office hours to 
16th November 2022 before office hours . 

ADITI U. KADAM , 
1 / c . District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


Nashik , 18th November 2022 . 


Sr. 

No. 


1 

1 


2 


Order 

No. HKW / E.L. & M.L./14615/2022.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Ahmednagar 
is pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 

Period of Leave 


3 


4 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


5 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


2 

Smt . B. K. Patil , 
Secretary , 
District Legal Services 
Authority , Ahmednagar . 


Shri . R. D. Chavan , 
Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 


Shri . R. S. Rote , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . B. M. Karlekar , 
3rd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Smt . Y. M. Tiwari , 
4th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


3 

Earned Leave from 23rd November 
2022 to 25th November 2022 
suffixing holidays on 26th November 
2022 and 27th November 2022 with 
permission to leave headquarters 
from 22nd November 2022 after 
office hours to 28th November 2022 
before office hours . 


Earned Leave from 29th November 
2022 to 3rd December 2022 with 
permission to leave headquarters 
from 28th November 2022 after 
office hours to 1st December 2022 
before office hours . 


Earned Leave from 2nd November 
2022 to 3rd November 2022 
suffixing holidays on 4th December 
2022 with permission to leave 
headquarters from 1st December 
2022 after office hours to 5th 
December 2022 before office hours . 


Earned Leave from 1st December 
2022 to 3rd December 2022 
suffixing holidays on 4th December 
2022 with permission to leave 
headquarters from 30th November 
2022 after office hours to 5th 
December 2022 before office hours . 


Earned Leave from 1st December 
2022 to 3rd December 2022 
suffixing holiday on 4th December 
2022 


39 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 
4 


Shri . R. S. Rote , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . R. S. Rote , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Smt . V. P. Patil , 

5th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Smt . V. P. Patil , 
5th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Smt . V. P. Patil , 

5th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


३२ 


Sr. 

No. 


1 


6 


7 


8 


9 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


2 


Smt . V. P. Patil , 
5th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . S. S. Parve , 
9th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Smt . M. A. Deshmukh , 
10th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 

Period of Leave 

Name of the Judicial 

Officer to whom the 
Charge is kept 
4 


Shri . P. B. Remane , 
11th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


3 


Earned Leave from 21st November 
2022 to 25th November 2022 
prefixing holidays on 20th November 
2022 and suffixing holidays on 26th 
November 2022 and 27th November 
2022 with permission to leave 
headquarters from 19th November 
2022 after office hours to 28th 
November 2022 before office hours . 


Earned Leave from 5th December 
2022 to 9th December 2022 
prefixing holidays on 4th December 
2022 and suffixing holidays on 10th 
December 2022 and 11th December 
2022 . 


Medical Leave Ex post facto from 
15th November 2022 to 17th 
November 2022 . 


Earned Leave from 28th November 
2022 to 1st December 2022 
prefixing holidays on 26th November 
2022 and 27th November 2022 with 
permission to leave headquarters 
from 25th November 2022 after 
office hours to 2nd December 2022 
before office hours . 


Medical Leave Ex post facto from 
15th November 2022 to 17th 
November 2022 . 


Earned Leave from 5th December 
2022 to 9th December 2022 
prefixing holidays on 4th December 
2022 with permission to leave 
headquarters from 3rd December 
2022 after office hours to 10th 
December 2022 before office hours . 


Shri . V. J. Dongare , 
6th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . V. R. Patil , 
7th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Smt . M. A. Deshmukh , 
10th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . P. B. Remane , 
11th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . I. M. Naikwadi , 
12th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . I. M. Naikwadi , 
12th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Sr. 
No. 


1 


10 


11 


12 


13 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 

Name and Designation 
Judicial Officers 


2 


Smt . S. G. Agrawal , 
13th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . B. B. Shelke , 
16th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . S. S. Bose , 
Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Kopargaon . 


Shri . M. A. Shilar , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Kopargaon . 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 

of 

Period of Leave 

Name of the Judicial 

Officer to whom the 

Charge is kept 
4 


3 


Earned Leave from 30th November 
2022 to 2nd December 2022 with 
permission to leave headquarters 
from 29th November 2022 after 
office hours to 3rd December 2022 
before office hours . 


Earned Leave from 22nd November 
2022 to 24th November 2022 with 
permission to leave headquarters 
from 22nd November 2022 till 24th 
November 2022 . 


Medical Leave Ex post facto from 
16th November 2022 to 17th 
November 2022 . 


Earned Leave from 23rd November 
2022 to 25th November 2022 
suffixing holidays on 26th November 
2022 and 27th November 2022 with 
permission to leave headquarters 
from 22nd November 2022 after 
office hours to 28th November 2022 
before office hours . 


Earned Leave from 5th December 
2022 to 9th December 2022 
prefixing holidays on 4th December 
2022 and suffixing holidays on 10th 
December 2022 and 10th December 
2022 with permission to leave 
headquarters from 3rd December 
2022 after office hours to 12th 
December 2022 before office hours . 


33 


Smt . H. R. Jadhav , 
14th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . D. M. Zate , 
17th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . M. A. Shilar , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Kopargaon . 


Shri . S. S. Bose , 
Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Kopargaon . 


3rd December 2022 
after office hours to 9th 
December 2022 after 
office hours 

Shri . B. D. Pandit , 
3rd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Kopargaon . 


9th December 2022 
after office hours to 
12th December 2022 
before office hours 
Shri . S. S. Bose , 

Joint Civil Judge , 

Senior Division and 


Additional Chief Judicial 

Magistrate , Kopargaon . 


३४ 


Sr. 

No. 


1 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


Name and Designation of 
Judicial Officers 


2 


Shri . V. B. Kambale , 
Joint Civil Judge , 
Senior Division and 


Additional Chief Judicial 

Magistrate , Shrirampur . 


Shri . D. H. Dabhade , 
4th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Sangamner . 


Smt . S. A. Parwatkar , 
Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Akole . 


Smt . A. A. Kulkarni , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Rahata . 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 

Period of Leave 

Name of the Judicial 

Officer to whom the 

Charge is kept 

4 


Smt . S. U. Jaguste , 
Civil Judge , 

Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Shevgaon . 


Smt . M. M. Gangurde , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Sangamner . 


3 


Earned Leave on 19th November 
2022 . 


Earned Leave on 15th November 
2022 . 


Earned Leave on 21st November 
2022 . 


Earned Leave Ex post facto from 
14th November 2022 to 17th 
November 2022 prefixing holidays 
on 13th November 2022 . 


Earned Leave from 18th November 
2022 to 19th November 2022 . 


Medical Leave Ex post facto from 
16th November 2022 to 17th 
November 2022 . 


Shri . D. P. Kasat , 
Civil Judge , 
Senior Division , 
Shrirampur . 


Shri . G. B. Deshmukh , 
5th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Sangamner . 


Shri . R. K. Gaikwad , 
Civil Judge , 

Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Akole . 


Shri . S. S. Mulani , 
4th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Rahata . 


Dated 18th November 
2022 

Smt . M. A. Bendre , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Shevgaon 


Dated 19th November 
2022 

Smt . V. B. Dombe , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Shevgaon . 


Smt . P. R. Palwe , 
4th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , 

Sangamner . 


Sr. 

No. 


1 


20 


21 


22 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


Name and Designation of 
Judicial Officers 


2 


Smt . A. S. Gunjawate , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Newasa . 


Smt . S. C. Salvi , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Parner . 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 

Period of Leave 

Name of the Judicial 
Officer to whom the 

Charge is kept 

4 


Shri . V. V. Joshi , 
Civil Judge , 
Junior Division and 

Judicial Magistrate , 

First Class , Jamkhed . 


3 


Ahmednagar , 5th December 2022 . 


Medical Leave Ex post facto on 
14th November 2022 . 


Medical Leave Ex post facto on 
16th November 2022 . 


Medical Leave Ex post facto on 
24th November 2022 to 25th 
November 2022 . 


Earned Leave from 22nd November 
2022 to 25th November 2022 
suffixing holidays on 26th November 
2022 and 27th November 2022 with 
permission to leave headquarters 
from 21st November 2022 after 
office hours to 28th November 2022 
before office hours . 


Earned Leave from 2nd December 
2022 to 7th December 2022 with 
permission to leave headquarters 
from 1st December 2022 after office 
hours to 8th December 2022 before 
office hours . 


Medical Leave Ex post facto on 
14th November 2022 to 20th 
November 2022 . 


Shri . A. A. Pacharne , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Newasa . 


Shri . A. A. Pacharne , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Newasa . 


Smt . S. V. Jadhav , 
4th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Newasa . 


Shri . R. K. Deshpande , 
Civil Judge , 

Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Parner . 


Smt . U. Y. Borade 
Kapoor , 

Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Parner . 


३५ 


Shri . R. S. Jagtap , 
Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Jamkhed . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


SHARAYOO V. SAHARE , 

// c . District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
Ahmednagar . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 

सदरचा आदेश आज दिनांक २ ९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी माझे 
सही - शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे . 

अंतिम आदेश 

जळगाव , २ ९ नोव्हेंबर २०२२ . 


३६ 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / बनोबाई / १३७३ / सन २०२२. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार मी , रविंद्र 
र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव 
असा आदेश देतो की , बनोबाई महिला बंदिस्त शेळीमेंढीपालन 
सहकारी संस्था मर्यादित , वसंतवाडी , तालुका भडगाव , जिल्हा 
जळगाव या संस्थेस दिलेला अवसायनाचा या कार्यालयाकडील जावक 
क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / बनोबाई शेळीमेंढी / मध्यंतरीय 
आदेश / १०६० / २०२२ , दिनांक २५ जुलै २०२२ चा मध्यंतरीय आदेश 
हा कायम करीत आहे . 


तसेच मध्यंतरीय आदेशान्वये नियुक्त अवसायक , श्री . ए . जी . 
मेखे , पद लेखापरीक्षक , श्रेणी -२ , जळगाव अधिन जिल्हा विशेष 
लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था ( पदुम ) , वर्ग -२ , जळगाव या आदेशान्वये 
सदर संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज करून सदर संस्था 
विसर्जनाचा / नोंदणी रद्दचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ मधील तरतुदींनुसार या 
कार्यालयास सादर करणेबाबत आदेश करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २ ९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी माझे 
सही - शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे . 

जळगाव , २ ९ नोव्हेंबर २०२२ . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / बोल्हाई माता / १३७४ / सन 
२०२२ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार 
मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
जळगाव असा आदेश देतो की , श्री बोल्हाईमाता महिला बंदिस्त 
शेळीमेंढीपालन सहकारी संस्था मर्यादित , कोळपिंप्री , तालुका 
पारोळा , जिल्हा जळगाव या संस्थेस दिलेला अवसायनाचा या 
कार्यालयाकडील जावक क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / बोल्हाई 
माता शेळीमेंढी / मध्यंतरीय आदेश / १०५ ९ / २०२२ , दिनांक २५ जुलै 
२०२२ चा मध्यंतरीय आदेश हा कायम करीत आहे . 


तसेच मध्यंतरीय आदेशान्वये नियुक्त अवसायक , श्री . एस . एस . 
साळुंखे , पद लेखापरीक्षक , श्रेणी - १ , जळगाव अधिन जिल्हा विशेष 
लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था ( पदुम ) , वर्ग -२ , जळगाव या आदेशान्वये 
सदर संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज करून सदर संस्था 
विसर्जनाचा / नोंदणी रद्दचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ मधील तरतुदींनुसार या 
कार्यालयास सादर करणेबाबत आदेश करीत आहे . 


आदेश 

क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / १३ ९ १ / सन २०२२. याद्वारे 
मी , रविंद्र पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
जळगाव अधिसूचित करतो की , मातोश्री महिला दूध उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्यादित , भोरस बु . , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा 
जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम ९ ( १ ) ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था 
असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / सीएचएन / एजीआर / ( ओ ) / 
( डी ) / ३३८/२०२२ , दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२ असा आहे . 


जळगाव , ३० नोव्हेंबर २०२२ . 


रविंद्र र . पाटील , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 


- 

क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / २५ ९ ४ / सन २०२२ - श्रीमती सुविधा 
ग . पांडे / यावलकर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , तळोदा यांना दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२२ व दिनांक २५ 
नोव्हेंबर २०२२ अशी एकूण २ दिवस उपभोगलेली अर्जित रजा 
दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२८ नोव्हेंबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती सुविधा ग . पांडे / यावलकर यांना 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
तळोदा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , तळोदा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो त्यांचे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 

पदाचा कार्यभार श्री . एस . एस . बडगुजर , सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अक्कलकुवा यांचेकडे सोपविण्यात आला होता . 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ ३७ 

आदेश 

क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / २६२३ / सन २०२२ - श्री . सी . एस . 
दातीर , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा 
यांना दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक २ ९ नोव्हेंबर २०२२ 
पावेतो अशी एकूण २ दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती सुविधा ग . पांडे / 
यावलकर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , तळोदा ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या , तर त्या दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , तळोदा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिल्या असत्या . 

नंदुरबार , २ ९ नोव्हेंबर २०२२ . 


आदेश 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / २५ ९ ५ / सन २०२२. - श्रीमती सुविधा 
ग . पांडे / यावलकर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , तळोदा यांना दिनांक १ डिसेंबर 
२०२२ ते ९ डिसेंबर 
२०२२ अशी एकूण ९ दिवस अर्जित रजा दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १२ डिसेंबर २०२२ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती सुविधा ग . पांडे / यावलकर यांना 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
तळोदा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , तळोदा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
श्रीमती सुविधा ग . पांडे / यावलकर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , तळोदा कर्तव्यावर हजर होईपावेतो 
त्यांचे पदाचा कार्यभार श्री . एस . एस . बडगुजर , सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अक्कलकुवा यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती सुविधा ग . पांडे / 
यावलकर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , तळोदा ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या , तर त्या दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , तळोदा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिल्या असत्या . 

नंदुरबार , २ ९ नोव्हेंबर २०२२ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . सी . एस . दातीर यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा यापदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा यापदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
आले होते . 


श्री . सी . एस . दातीर यांना जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , शहादा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . व्ही . एम . वैद्य , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा यांनी सांभाळला होता . 


श्री . सी . एस . दातीर यांना जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , शहादा यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू 
होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजी सादर केले आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सी . एस . दातीर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते , तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा यापदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

धुळे , १ डिसेंबर २०२२ . 


आदेश 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / २६५३ / सन २०२२. – श्री . व्ही . एन . 
मोरे , सहदिवाणी न्यायाधीश व वरिष्ठ स्तर आणि अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार यांना दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२२ ते 
दिनांक १ डिसेंबर २०२२ पावेतो अशी एकूण ४ दिवस वैद्यकीय रजा 
याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . एन . मोरे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश व वरिष्ठ स्तर आणि अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
नंदुरबार यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 
रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश व वरिष्ठ स्तर आणि 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार यापदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे . 


३८ 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत 
आहे . 


वरीलप्रमाणे दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपासून 
ते दिनांक २ डिसेंबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा कार्यभार 
श्री . आर . एन . गायकवाड , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 
व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार यांनी सांभाळला होता . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . एन . मोरे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश व वरिष्ठ स्तर आणि अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार 
नंदुरबार हे वर वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते , तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश व वरिष्ठ स्तर आणि 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार यापदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


नंदुरबार , २ डिसेंबर २०२२ . 


राजेश सुरजप्रसाद तिवारी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नंदुरबार . 


आदेश 

क्रमांक बी -२ / ६५७२ / सन २०२२. - श्री . शिवकांत मच्छिंद्र गौरगोंड , 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश व वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक १ 
डिसेंबर २०२२ ते दिनांक ७ डिसेंबर २०२२ पावेतो अशी एकूण ७ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक 
३० नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ८ 
डिसेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . शिवकांत मच्छिंद्र गौरगोंड यांना 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश व वरिष्ठ स्तर , धुळे यापदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश व वरिष्ठ स्तर , धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 

आहे . 


श्री . शिवकांत मच्छिद्र गौरगोंड , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश व 
वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . रिजवान उस्मान शेख , ५ वे 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . शिवकांत मच्छिंद्र 
गौरगोंड , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश व वरिष्ठ स्तर , धुळे हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते सहदिवाणी 
न्यायाधीश व वरिष्ठ स्तर आणि अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , ३० नोव्हेंबर २०२२ . 


आदेश 

क्रमांक बी -२ / ६५७४ / सन २०२२. - श्री . आसिफ बद्रेमुनिर 
तहसिलदार , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , शिंदखेडा यांना दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक 
२५ नोव्हेंबर २०२२ पावेतो अशी एकूण १२ दिवसांच्या उपभोगलेल्या 
परिवर्तीत रजेस दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२२ ( चौथा शनिवार ) व 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२२ ( रविवार ) रोजीच्या सुट्ट्यांना जोडून 
याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . आसिफ बद्रेमुनिर तहसिलदार यांना 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
शिंदखेडा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , शिंदखेडा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . आसिफ बद्रेमुनिर तहसिलदार , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिंदखेडा यांचे उपरोक्त 
अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . मंगेश 
रमणलाल कायस्थ , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिंदखेडा यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला 
होता . 


श्री . आसिफ बद्रेमुनिर तहसिलदार , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिंदखेडा यांनी रजेवरून परत 
आल्यावर ते कामावर रुजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय 
अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आसिफ बद्रेमुनिर 
तहसिलदार , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 

प्रथम वर्ग , शिंदखेडा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत 
रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिंदखेडा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . 

धुळे , ३० नोव्हेंबर २०२२ . 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ ३ ९ 
BY // c . PRINCIPAL DISTRICT AND 
SESSIONS JUDGE 


आदेश 

क्रमांक बी -२ / ६६१७ / सन २०२२. - श्री . अविनाश वामनराव क्षिरसागर , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
दोंडाईचा यांना दिनांक २ डिसेंबर २०२२ ते दिनांक ७ डिसेंबर २०२२ 
पावेतो अशी एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे . तसेच दिनांक १ डिसेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ८ डिसेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
८ 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . अविनाश वामनराव क्षिरसागर यांना 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
दोंडाईचा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
दोंडाईचा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . अविनाश वामनराव क्षिरसागर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , दोंडाईचा यांचे उपरोक्त 
अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . 
आसिफ बद्रेमुनिर तहसिलदार , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिंदखेडा यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला 

होता . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अविनाश वामनराव 
क्षिरसागर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , दोंडाईचा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , दोंडाईचा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 


धुळे , २ डिसेंबर २०२२ . 


मोहम्मद रियाजोद्दीन हाफीजोद्दीन , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
धुळे . 


Order 


No. EST / Leave / 10330 / 2022.- Earned Leave for 
two ( 2 ) days with effect from 22nd November 
2022 to 23rd November 2022 is hereby granted 
to Smt . D. P. Kaduskar , 3rd Joint Civil Judge , 
Senior Division and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules 1981 , it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . M. M. Gadiya , 5th Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Nashik with effect from 22nd 
November 2022 to 23rd November 2022 . 
Nashik , 22nd November 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 10348 / 2022 . Earmed Leave for 
eleven ( 11 ) days with effect from 23rd November 
2022 to 3rd December 2022 suffixed Sunday 
falling on 4th December 2022 with permission to 
leave headquarters is hereby granted to Smt . Y. 
D. Boravke , Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Niphad . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules 1981 , it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . A. L. Saraf , 2nd Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Niphad with effect from 22nd 
November 2022 after office hours to 5th 
December 2022 before office hours . 

Nashik , 22nd November 2022 . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 

Order 


No. EST / Leave / 10350 / 2022.- Ex post facto 
Earned Leave for three ( 3 ) days on 16th 
November 2022 to 18th November 2022 is 
hereby granted to Shri . A. T. Kale , Civil Judge , 
Senior Division , Niphad . 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 

November 2022 to 27th November 2022 with 
permission to leave headquarters is hereby 
granted to Smt . A. K. Wagh , 2nd Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Kalwan . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules 1981 , it is certified that the 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . Y. D. Boravke , Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Niphad with effect from 16th 
November 2022 to 18th November 2022 . 

Nashik , 22nd November 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 10344 / 2022.- Ex post facto 
Earned Leave for one ( 1 ) day on 22nd 
November 2022 is hereby granted to Dr. U. J. 
More , District Judge - 13 and Additional Sessions 
Judge , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules 1981 , it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . V. S. Malkalpatte 
Reddy , District Judge - 12 and Additional sessions 
Judge , Nashik with effect from 22nd November 
2022 to 22nd November 2022 . 


ADITI U. KADAM , 
// c . Principal District and Sessions Judge , 
Nashik . 


Nashik , 23rd November 2022 . 


BY // c . DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 

Order 1257 

No. EST / Leave / 10346 / 2022.- Earned Leave for 
two ( 2 ) days with effect from 24th November 
2022 to 25th November 2022 suffixed 4th 
Saturday and Sunday falling from 26th 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules 1981 , it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . P. K. Mutkule , Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Kalwan with effect from 23rd 
November 2022 after office hours to 25th 
November 2022 after office hours with Shri . A. S. 
Koshti , Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Satana with effect from 
25th November 2022 after office hours to 28th 
November 2022 before office hours . 

Nashik , 22nd November 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 10347 / 2022.- Earned Leave for 
two ( 2 ) days with effect from 24th November 
2022 to 25th November 2022 suffixed 4th 
Saturday and Sunday falling from 26th 
November 2022 to 27th November 2022 with 
permission to leave headquarters is hereby 
granted to Shri . D. M. Gite , Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Kalwan . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules 1981 , it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . P. K. Mutkule , Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Kalwan with effect from 23rd 
November 2022 after office hours to 25th 
November 2022 after office hours with Shri . A. S. 
Koshti , Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Satana with effect from 
25th November 2022 after office hours to 28th 
November 2022 before office hours . 

Nashik , 22nd November 2022 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 

Order 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ ४१ 

Order 


No. EST / Leave / 10349 / 2022 . Earned Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 21st November 
2022 to 23rd November 2022 prefixed Sunday 
falling from 20th November 2022 with 
permission to leave headquarters is hereby 
granted to Shri . R. K. Purohit , Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Niphad . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules 1981 , it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . J. V. Bhende , 3rd Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Niphad with effect from 19th 
November 2022 after office hours to 24th 
November 2022 before office hours . 

Nashik , 22nd November 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 10353 / 2022 - Earned Leave for 
ten ( 10 ) days with effect from 28th November 
2022 to 7th December 2022 prefixed 4th 
Saturday and Sunday falling from 26th 
November 2022 to 27th November 2022 with 
permission to leave headquarters is hereby 
granted to Smt . S. S. Deshmukh , Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik Road , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules 1981 , it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . P. S. Mali , 2nd Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik Road with effect . 
from 25th November 2022 after office hours to 
8th December 2022 before office hours . 

Nashik , 22nd November 2022 . 


No. EST / Leave / 10355 / 2022 . Earned Leave for 
ten ( 10 ) days with effect from 22nd November 
2022 to 1st December 2022 with permission to 
leave headquarter is hereby granted to Smt . A. 
N. Sarak , 3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , Nashik 
Road . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules 1981 , it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . P. S. Mali , 2nd Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik Road with effect 
from 21st November 2022 after office hours to 
2nd December 2022 before office hours . 


ADITI U. KADAM , 
I / c . District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 
Nashik . 


Nashik , 22nd November 2022 . 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / २६८८ / सन २०२२. - श्री . बी . एन . 
आरबाड , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश व वरिष्ठ स्तर आणि अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , शहादा यांना दिनांक १ डिसेंबर 
२०२२ ते 
दिनांक ४ डिसेंबर २०२२ पावेतो अशी एकूण ४ दिवस वैद्यकीय रजा 
याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . बी . एन . आरबाड यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश व वरिष्ठ स्तर आणि अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , शहादा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश व वरिष्ठ 
स्तर आणि अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , शहादा यापदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे . 


वरीलप्रमाणे दिनांक १ डिसेंबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपासून 
ते दिनांक ४ डिसेंबर २०२२ पावेतोचा कार्यभार श्री . आर . ए . शिंदे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
शहादा यांनी सांभाळला होता . 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . बी . एन . आरबाड , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश व वरिष्ठ स्तर आणि अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय 
रजेवर गेले नसते , तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश व वरिष्ठ स्तर 
आणि अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , शहादा यापदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

नंदुरबार , ६ डिसेंबर २०२२ . 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 
BY PRINCIPAL DISTRICT AND 
SESSIONS JUDGE 


आदेश 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / २७० ९ / सन २०२२. – श्री . पी . आर . 
फुलारी , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , नवापूर यांना दिनांक ९ डिसेंबर २०२२ रोजीची १ दिवस अर्जित 
रजा आणि दिनांक ८ डिसेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक १२ डिसेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडणेची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . आर . फुलारी यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नवापूर 
यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , नवापूर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


८ 

दिनांक ८ डिसेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
श्री . पी . आर . फुलारी , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नवापूर हे कर्तव्यावर हजर होईपावेतोचा 
कार्यभार श्रीमती ए . के . बनकर , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नवापूर यांनी सांभाळावा . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . आर . फुलारी , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
नवापूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , नवापूर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


नंदुरबार , ८ डिसेंबर २०२२ . 


राजकुमार गुरुनाथ मलशेट्टी , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 


Order 


No. EST / Leave / 10809 / 2022 . Earned Leave for 
five ( 5 ) days with effect from 5th December 2022 
to 9th December 2022 prefixed Sunday falling on 
4th December 2022 suffixed 2nd Saturday and 
Sunday falling from 10th December 2022 to 11th 
December 2022 with permission to leave 
headquarters is hereby granted to Shri . J. V. 
Bhende , 3rd Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Niphad . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules 1981 , it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . A. L. Saraf , 2nd Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Niphad with effect from 3rd 
December 2022 after office hours to 12th 
December 2022 before office hours . 

Nashik , 5th December 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 10815 / 2022 . Earmed Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 1st December 
2022 to 3rd December 2022 is hereby granted to 
Shri . S. D. Indalkar , Secretary , District Legal 
Services Authority , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules 1981 , it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . B. N. Ichpurani , 2nd 
Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Nashik with effect from 
1st December 2022 to 3rd December 2022 . 
Nashik , 5th December 2022 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 

Order 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 

November 2022 before office hours to 30th 
November 2022 before office hours . 

Nashik , 5th December 2022 . 


No. EST / Leave / 10816 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 5th December 
2022 to 7th December 2022 prefixed Sunday 
falling on 4th December 2022 with permission to 
leave headquarters is hereby granted to Shri . S. 
G. Baokar , Chief Judicial Magistrate , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules 1981 , it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . D. S. Zanvar , Joint Civil 
Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Nashik with effect from 3rd 
December 2022 after office hours to 8th 
December 2022 before office hours . 

Nashik , 5th December 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 10818 / 2022.- Ex post facto 
Earned Leave for two ( 2 ) days with effect from 
28th November 2022 to 29th November 2022 
prefixed 4th Saturday and Sunday falling from 
26th November 2022 to 27th November 2022 
with permission to leave headquarters is hereby 
granted to Shri . J. V. Bhende , 3rd Joint Civil 
Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Niphad . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules 1981 , it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . A. L. Saraf , 2nd Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Niphad with effect from 26th 


Order 


No. EST / Leave / 10819 / 2022.- Earned Leave for 
six ( 6 ) days with effect from 2nd December 
2022 to 7th December 2022 is hereby granted to 
Shri . A. T. Kale , Civil Judge , Senior Division , 
Niphad . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules 1981 , it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


83 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . A. L. Saraf , 2nd Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Niphad with effect from 2nd 
December 2022 to 4th December 2022 Smt . 
Y. D. Boravke , Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Niphad 
with effect from 5th December 2022 to 7th 
December 2022 . 


SHRICHAND D. JAGMALANI , 
Principal District and Sessions Judge , 
Nashik . 


Nashik , 5th December 2022 . 


BY I / C . PRINCIPAL DISTRICT AND 
SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / Leave / 10562 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 17th December 
2022 to 19th December 2022 with permission to 
leave headquarters is hereby granted to Shri . 
R. R. Rathi , District Judge - 6 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


88 महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules 1981 , it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . M. H. Shaikh , District 
Judge - 7 and Additioal Sessions Judge , Nashik 
with effect from 17th December 2022 before 
office hours to 19th December 2022 after office 
hours . 

Nashik , 1st December 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 10563 / 2022.- Ex post facto 
Commuted Leave for two ( 2 ) days with effect 
from 28th November 2022 to 29th November 
2022 is hereby granted to Shri . D. S. Zanvar , 
Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules 1981 , it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . B. N. Ichpurani , 2nd 
Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Nashik with effect from 
28th November 2022 to 29th November 2022 . 

Nashik , 1st December 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 10574 / 2022.- Eamed Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 1st December 


2022 to 3rd December 2022 suffixed Sunday 
falling on 4th December 2022 with permission to 
leave headquarters is hereby granted to Shri . V. 
P. Desai , District Judge - 5 and Addtional 
Sessions Judge , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules 1981 , it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . R. R. Rathi , District 
Judge - 6 and Additional Sessions Judge , Nashik 
with effect from 30th November 2022 after office 
hours to 5th December 2022 before office hours . 
Nashik , 1st December 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 10636 / 2022.- Earned Leave for 
five ( 5 ) days with effect from 21st November 
2022 to 25th November 2022 prefixed Sunday 
falling on 20th November 2022 suffixed 4th 
Saturday and Sunday falling from 26th 
November 2022 to 27th November 2022 with 
permission to leave headquarters is hereby 
granted to Smt . A. A. Pandule , 7th Joint Civil 
Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules 1981 , it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . S. R. Nimse , 6th Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


Judicial Magistrate , Malegaon with effect from 
19th November 2022 after office hours to 28th 
November 2022 before office hours . 

Nashik , 1st December 2022 . 


Order 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 


No. EST / Leave / 10638 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 1st December 
2022 to 3rd December 2022 suffixed Sunday 
falling on 4th December 2022 with permission to 
leave headquarters is hereby granted to Shri . U. 
L. Pathak , 5th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Malegaon . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules 1981 , it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . S. R. Nimse , 6th Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon with effect from 
30th November 2022 after office hours to 5th 
December 2022 before office hours . 


VIKAS S. KULKARNI , 
// c . Principal District and Sessions Judge , 
Nashik . 


Nashik , 1st December 2022 . 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / Leave / 10564 / 2022.– Earned Leave for 
one ( 1 ) day on 25th November 2022 suffixed 4th 


४५ 


Saturday and Sunday falling from 26th 
November 2022 to 27th November 2022 with 
permission to leave headquarters is hereby 
granted to Shri . S. R. Nikam , 2nd Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class ( CR - 1 ) , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules 1981 , it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . G. M. Kolhapure , 3rd 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 
24th November 2022 after office hours to 28th 
November 2022 before office hours . 

Nashik , 1st December 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 10635 / 2022.- Earned Leave for 
Six ( 6 ) days with effect from 28th November 
2022 to 3rd December 2022 prefixed 4th 
Saturday and Sunday falling from 26th 
November 2022 to 27th November 2022 suffixed 
Sunday falling on 4th December 2022 with 
permission to leave headquarters is hereby 
granted to Smt . K. B. Gite , Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Sinnar . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules 1981 , it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . R. R. Kulkarni , Joint 


४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Sinnar with effect from 
25th November 2022 after office hours to 5th 
December 2022 before office hours . 

Nashik , 1st December 2022 . 


Order 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 

above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


No. EST / Leave / 10810 / 2022.- Ex post facto 
Earned Leave for three ( 3 ) days with effect from 
28th November 2022 to 30th November 2022 
with permission to leave headquarters is hereby 
granted to Smt . P. S. Mali , 2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Nashik Road . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules 1981 , it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . M. S. Borale , Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik Road with effect from 28th 
November 2022 before office hours to 30th 
November 2022 after office hours . 

Nashik , 5th December 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 10811 / 2022.- Ex post facto 
Earned Leave for one ( 1 ) day 25th November 
2022 is hereby granted to Shri . M. S. Borale , 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik Road . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules 1981 , it is certified that 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . S. S. Deshmukh , Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik Road on 25th 
November 2022 . 

Nashik , 5th December 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 10817 / 2022.- Ex post facto 
Commuted Leave for two ( 2 ) days with effect 
from 21st November 2022 to 22nd November 
2022 is hereby granted to Smt . P. S. Mali , 2nd 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik Road . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules 1981 , it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . A. N. Sarak , 3rd Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik Road on 21st 
November 2022 with Smt . S. S. Deshmukh , Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik on 22nd 
November 2022 . 


VIKAS S. KULKARNI , 

District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
Nashik . 


Nashik , 5th December 2022 . 


Sr. 

No. 


Order 

No. HKW / E.L . & M.L./15461/2022.- The Principal District and Sessions Judge , Ahmednagar is 
pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 

Nature and Period of Leave 


1 

1 


2 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 
BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


4 


Name and Designation of 
Judicial Officers 


2 

Shri . N. R. Naikwade , 
District Judge - 3 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Shri . P. R. Sitre , 
District Judge - 4 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


3 Shri . A. A. Nandgaonkar , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Shrirampur . 


Shri . G. G. Bharane , 
Ad hoc District Judge - 1 
and Additional Sessions 
Judge , Shrirampur . 


3 

Earned Leave from 12th December 
2022 to 14th December 2022 
prefixing holidays on 10th December 
2022 and 11th December 2022 with 
permission to leave headquarters 
from 9th December 2022 after office 
hours to 15th December 2022 
before office hours . 


Earned Leave from 26th December 
2022 to 31st December 2022 
prefixing holidays on 24th December 
2022 to 25th December 2022 and 
suffixing holiday on 1st January 
2023 with permission to leave 
headquarters from 23rd December 
2022 after office hours to 2nd 
January 2023 before office hours . 


Earned Leave from 7th December 
2022 to 9th December 2022 
suffixing holiday on 10th December 
2022 and 11th December 2022 with 
permission to leave headquarters 
from 6th December 2022 after office 
hours to 12th December 2022 
before office hours . 


Earned Leave from 5th December 
2022 to 9th December 2022 
prefixing holiday on 4th December 
2022 and suffixing holidays on 10th 
December 2022 and 11th December 
2022 with permission to leave 
headquarters from 3rd December 
2022 after office hours to 12th 
December 2022 before office hours . 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


Shri . P. R. Sitre , 
District Judge - 4 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


४७ 


Shri . W. J. Daithankar , 
District Judge - 8 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Shri . V. Y. Jadhav , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Newasa . 


3rd December 2022 
after office hours to 6th 
December 2022 after 
office hours 

Shri . A. A. Nandgaonkar , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Shrirampur 


6th December 2022 
after office hours to 
12th December 2022 
before office hours 
Shri . V. Y. Jadhav , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Newasa . 


४८ 


Sr. 
No. 


1 


5 


( ) 


6 


7 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


Name and Designation of 
Judicial Officers 


2 


Shri . G. B. Jadhav , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Newasa . 


Shri . P. P. Kulkarni , 
District Judge - 3 and 
Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ / चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 

Nature and Period of Leave 

Name of the Judicial 

Officer to whom the 


Shri . D. R. Deshpande , 
Ad hoc District Judge - 1 
and Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


3 


Ahmednagar , 19th December 2022 . 


Earned Leave from 15th December 
2022 to 17th December 2022 with 
permission to leave headquarters 
from 14th December 2022 after 
office hours to 18th December 2022 
before office hours . 


Medical Leave Ex post facto from 
1st December 2022 to 5th 
December 2022 . 


Earned Leave from 7th December 
2022 to 9th December 2022 with 
permission to leave headquarters 
from 7th December 2022 before 
office hours to 9th December 2022 
after office hours . 


Earned Leave Ex post facto on 12th 
December 2022 . 


Charge is kept 
4 


Shri . V. Y. Jadhav , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Newasa . 


Shri . Y. P. Manthankar , 
District Judge - 2 and 

Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


Shri . P. P. Kulkarni , 
District Judge - 3 and 
Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


Shri . P. P. Kulkarni , 
District Judge - 3 and 
Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


SUDHAKAR V. YARLAGADDA , 
Principal District and Sessions Judge , 
Ahmednagar . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 

EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


- 


